RNI No . MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ५२] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८/ पौष ७- १३, शके १९३९ [ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


of the Court of the of the Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 
Malvan and the charge of the PrincipalMagistrate , 
Juvenile Justice Board , Sindhudurg from 23rd 
November 2017 O . H . to 27th November 2017 
B . O . H . shall remain with Shri K . C . Rajput, Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Kudal. 


No. Admn./ 2990 /2017 . — Smt. R . R . Kale , Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Malvan is granted earned leave for 3 
days from 23rd November 2017 to 25th November 
2017 with permission to suffix holiday on 
26th November 2017 (Sunday ). 


No locum tenens is necessary . 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Malvan is directed to hand 
over the charge of her Court to the Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Kudal. The Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class,Malvan is also 
directed to submit joining report to this office , in 
view of provisions contained in para 571 of Chapter 
XXX of Civil Manual. 


On return from leave Smt. R . R . Kale , is reposted 
as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class ,Malvan . 

Certified that, under note 2 below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981 , 
Smt. R . R . Kale , would have been continued to an 
officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class,Malvan had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of 
Smt. R . R . Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class,Malvan , the charge 


011ICOID 


Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 

V . V . VIRKAR , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated 23rd November 2017 . Sindhudurg 


( P ) 


HTT Tch (291 .fa .q.) — 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS ) AND 
EXECUTIVE MAGISTRATE 

GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A . P . 1701(24 )/2017 . — Whereas , it 
is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred 
upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read 
with sub -section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 
1951) do , prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons ; and 

(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 -01 hours on 
18th December 2017 and ending at 24 -00 
hours on 1st January 2018 throughout the 
City of Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage /thread /naming ceremony , 
assemblies etc . 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
Co-operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 


theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

( h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the procession 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places, and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available 


Given under my hand and seal this 13th 
December 2017 . 


DEEPAK DEORAJ, 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations) and 
Executive Magistrate, 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३ , शके १९३९ 


३ 


DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE 

(OPERATIONS) AND EXECUTIVE 
MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


2 . If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
be seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 34 , feet. 


Order 
No. CP /XI (6 )/L . W . 7702 ( 12 )/2017 . — Whereas, 
I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. 
I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police 
(Operations ), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub - sections 
( 1) and ( 2 ) of section 37 read with sub -section 
(6 ) of section 2 and sub -section ( 2 ) of section 10 
of the Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 
1951) do hereby prohibit the following acts 
throughout Brihan Mumbai for the period from 
00 -01 hours of 19th December 2017 to 24 -00 
hours on 17th January 2018 . 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords , 
spears, bludgeons, unlicensed guns, knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harm ( violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

( 3) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries , singing of 
songs playing of music. 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols , play cards or any other 
object or thing which may in the opinion of 
any police officer posted in Brihan Mumbai 
City Police , offend against decency or morality 
or undermine the security of or tend to over 
throw the State . 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


5 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
through media of whatever form available . 


anno 


Given under my hand and seal this 
13th December 2017 . 


DEEPAK DEORAJ, 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations) and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


HTT Tch (aol. fa .q .) — 837 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT/REMOVAL ) AND COMPETENT 

AUTHORITY , MALAD - 1 


No. DC /Enc-Rem /Malad - 1 /Jagrut Vikas Mandal/ 2017 . - Whereas the Deputy Collector 
(Encroachment/ Removal) of Malad - 1, Western Suburb , MSD has been appointed as Competent 
Authority , under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement , Clearance and Redevelopment ) 
Act , 1971, in respect of all lands or classes of lands other than the lands belonging to the Central 
Government, within the jurisdiction of village Malad of Tal. Brovali, Mumbai Suburban District ; 

2. And whereas on the basis of the information and site inspection , the Competent Authority is 
satisfed that the area specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the said area ) is source 
of danger to the health , safety or convenience of the public of that area and of its neighbourhood by 
reason of it being overcrowded and lacking in the basic amenities, has been rendered insanitary , 
squalid , and/or otherwise . 

3. Now , therefore in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 , I, Deputy Collector (Encroachment/ 
Removal) and Competent Authority , Malad - 1 , Western Suburb , MSD declare the said areas as the 
“ Slum Area ” . 


Schedule of Areas 


Description of 
Boundaries 


CTS No . 


Local name 
of the area 
and village 


Serial 
No . 


Area 
Sq. M . 


Proposed area 
declared as 
Slum Area 

Sq. M . 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 


581A /3B / 1 


38349.4 


1899 .51 


Mohammad 
Hussain Chawl, 
Malad (East) 


North Side . - C . T .S . No. 
581 A /3B /1 (pt.) 
South Side . - C . T . S . No . 
581 A / 3B / 1 (pt.) 
East Side. - C . T .S . No. 
581 A / 3B /1 , 581/A / 10 (pt.) 
West Side. - C . T . S . No . 
581 A /3B / 1 (pt.) 


Mumbai, 
dated 18th December 2017 . 


DR. SADANAND S . JADHAV, 
Deputy Collector (ENC /REM ) and 
Competent Authority , Malad - 1 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ /पौष ७-१३, शके १९३९ ५ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
No . NPA- 29/ 2/2017. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या तरतुदीनुसार कणकवली 
नगरपंचायतीसाठी घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन यासाठी केलेल उपविधी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या प्रकरण -३ मधील कलम ४९ (२ ) ( क ) व ( स ) व प्रकरण १६ मधील तरतुदीनुसार , कणकवली नगरपंचायतीच्या हद्दीतील 
घनकचरा व्यवस्थापनाची, पर्यावरण संरक्षणाची, नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम , २००० व २०१६ यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदरी नगरपंचायतीकडे 
असल्यामुळे या सर्व तरतुदींचे अधिक स्पष्टीकरण देणारे नियम तयार करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणी नगरपंचायतीच्या अंमलबजावणी 
करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या व नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्यक होते . जेणेकरून प्रशासन व नागरिक यांच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या आहेत हे स्पष्ट होईल . 
जबाबदाऱ्याचे उल्लंघन केल्यास काय शास्ती होईल हेही समजेल, तसेच जबाबदाऱ्याचेविकेंद्रीकरण करून नागरिकांचा सहभागही वाढावा या सर्व 
हेतूने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ३२२ च्या तरतुदीनुसार कणकवली नगरपंचायत 
घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन यासाठी हे उपविधी तयार केलेले आहेत . 
१. नामाभियान , व्याप्ति व प्रारंभ 

( अ) हे उपविधी कणकवली नगरपंचायत घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई (नियोजन ) उपविधी, २०१७ या नावाने संबोधण्यात 
येतील . 

(ब) कणकवली नगरपंचायत हद्दीतील सर्व क्षेत्रासाठी व कणकवली शहराबाहेरील परंतु नगरपंचायतीच्या ताब्यातील सर्व क्षेत्रासाठी 
लागू असतील . 

( क ) हे उपविधी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून अंमलात येतील . 
२. व्याख्या -(१) संदर्भात अथवा अर्थात काही प्रतिकूल नसल्यास या उपविधीत 

( ए) “ अधिनियम ” अधिनियम म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
( ए) “ नगरपंचायत ” म्हणजे कणकवली नगरपंचायत ; 
( बी ) “ अध्यक्ष ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५१ अन्वये निवडून आलेले नगपरिषद / नगपंचायतीचे अध्यक्ष ; 
( सी ) “ उपाध्यक्ष ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५१अ अन्वयेनिवडून आलेले नगपरिषद / नगपंचायतीचे उपाध्यक्ष ; 

( डी) “ सार्वजनिक उपद्रव " म्हणजे या उपविधीच्या तरतुदीनुसार विहित केलेल्या पद्धतीने जाणूनबुजून व अजाणता पालन न करण्याचे 
झालेले कोणतेही कृत्य ; 

( इ) “ प्रशासकीय आकार ” म्हणजे या उपविधीच्या तरतुदीचे कोणत्याही व्यक्तीने पालन न केल्यामुळे त्याच्या निवारणार्त नगरपंचायतीला 
कराव्या लागणाऱ्या कामासाठी येणारा खर्च ; 

( एफ ) “ मुख्य अधिकारी ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ७५ च्या तरतुदीनुसार नगरपालिका क्षेत्रासाठी नेण्यात आलेला अधिकारी 
किंवा नेमणूक केली असल्याचे समजण्यात आलेला इसम ; 

( जी ) “ घनकचरा ” या संज्ञेत धूळ , राख विटांचे तुकडे, चुना, काचेचे तुकडे, बागेतील किंवा तबेल्यातील केरकचरा व दुर्गंधी युक्त 
पदार्त किंवा मलजल नसलेला कोणत्याही प्रकारचा केरकचरा यांचा समावेश होतो. तसेच अधिनियमाच्या कलम २(१४ ) मधील घाणीचाही 
समावेश असेल ; 
( एच ) “ घनकचरा व्यवस्थापन ” घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये 

(१ ) कचरा निर्मितीच्या जवळच्या ठिकाणी त्याची साठवणूक ; 
( २ ) घनकचरा संकलन , वर्गीकरण व त्यावरील प्रक्रिया ; 
( ३ ) रस्ते सफाई ; 
( ४ ) घनकचऱ्याची विल्हेवाट यांचा समावेश होतो ; 
( ५) नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम , २००० मधील विहित केलेल्या सर्वकर्तव्यांचा 
( ६) महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील नमूद केलेल्या सर्व कर्तव्यांचा समावेश असेल. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


( आय) " ओला कचरा अथवा " जैविक विघटन होऊ शकणारा कचरा " म्हणजे सुक्ष्म जीवांद्वारे ज्या पदार्थाचे विघटन 

होऊन सेंद्रिय खतांची निर्मिती होऊ शकते व यात फळे, भाजीपाला, पालापाचोळा, मांस, मासे यांच्या खाण्यात 
वापर करण्यासाठी उपयोगी भाग अलग केल्यावर अस्तित्वामुळे ओल्या झालेल्या कच-याचा यात समावेश 

असणार आहे 
( ज) “पालापाचोळा " या शब्दात झाडांच्या छाटलेल्या फांद्या, सुकलेली पाने, गवत यांचा समावेश असेल . 
( के ) " धोकादायक ( Hazardous) कचरा " किवा अपशिष्ट याचा अर्थ पर्यावरण ( सरंक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 चा 29 ) 

च्या कलम 6, 8 व 25 च्या तरतुदीनुसार केंद्र शासनाने केलेल्या धोकादायक अपशिष्ट (व्यवस्थापन व 
हाताळणी) नियम, 1989 च्या नियम 3 ( आय) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असेल व यात खालील घरगुती 
( धोकादायक ) घनकच-याचा समावेश असेल 
टॉर्चमध्ये वापरुन झालेल्या बॅटरी, स्वयंपाकगृहात वापरली जाणारी रसायने , पावडरी वगैरे मोटरगाइयांचा 
बॅटरील, ऑईल फिल्टर, वाहने सस्थितीत ठेवण्यासाठी वापरले पदार्थ, रसायने , विद्रावक पदार्थ व त्यांच्या 
साठवणुकीसाठी वापरलेली पात्रे रासायनिक पदार्थाचा वापर असलेली प्रसाधने, जंतूनाशके , त्यांची रिकामी पात्रे, 
विजेचे दिवे , टयुबलाईट वा तत्सम वस्तू औषधे (मुदतबाहय औषधांसह ), रंग, तेले. वंगणे, हिंग वा त्या वस्तू 
ठेवलेली रिकामी पात्रे, छायाचित्रे तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी रसायने, फोम पॅकेजींग. थर्मामीटर किंवा 

पारा वापरलेली अन्य उपकरणे . 
(एल ) “ जैविक घनकचरा " म्हणजे मनुष्यप्राण्यांचा / जनावरांच्या / पक्षांच्या रोगांची चिकित्सा औषधोपचार वा 

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना वा या संबंधातील संशोधन / उत्पादन / चाचणीसाठी केलेल्या कारवाईत 
निर्माण झालेले / वापरलेले टाकाऊ पदार्थ. 

चरा" म्हणजे जैविक विघटन होऊ शकणारा कचरा , पालापाचोळा, धोकादायक व जैविक कच 
याव्यतिरिक्त , घरातील / धंद्याच्या जागेतील / दुकानांच्या जागेतील कचरा मात्र यात राज्य शासनाने 

वापरासाठी प्रतिबंध केलेल्या व पुननिर्माणासाठी उपयोगी नसलेल्या प्लास्टिकचा समावेश असणार नाही . 
(एन ) " पुनरुत्पादनासाठी उपयुक्त कचरा " म्हणजे ज्याचा वापर करुन उपयोगी पदार्थ निर्माण करता येणे शक्य असते 

यात कागद, काच , धातू, राज्य शासनाने वापरासाठी प्रतिबंध न केलेले प्लास्टिक वगैरे गोष्टीचा समोवश होतो. 
( ओ) “ डेब्रिज म्हणजे दगड, माती, बांधकाम साहित्यातील पदार्थ. 
( पी ) “ घनकचरा व्यवस्थापन" म्हणजे घनकचरा गोळा करण्यापासून त्याची अंतिम विल्हेवाट लावण्यापर्यंतची क्रिया व 
यात खालील बाबींचा समावेश असेल. 

(1) घनकचरा निर्मितीच्या जवळच्या ठिकाणी त्याची साठवणूक 
( 2) घनकचरा संकलन, वर्गीकरण व त्यावरील प्रक्रिया 
( 3) रस्ते सफाई 
(4 ) घनकच-याची विल्हेवाट यांचा समावेश होतो. । 

(5) नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2000 मधील विहीत केलेल्या सर्व कर्तव्यांचा समावेश होतो. 
(2) या उपविधीत वापरण्यात आलेल्या ज्या शब्दांचा वा शब्दसमुहांचा अर्थ खंड (1) मध्ये समाविष्ट नसेल त्याचा 

अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरण्यात आले असतील तो समजण्यात येईल. 
3. उपविधीची व अंमलबजावणी - (1) नगरपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व क्षेत्रासाठी व शहराबाहेरील परंतु नगरपंचायतीच्या 
ताब्यातील सर्व क्षेत्रासाठी ते लागू असतील , 
(2) नगरपंचायतीतील त्या उपविधीच्या तरतुदी अंमलात आणण्याचे काम ज्या नगरपंचायतीच्या प्राधिका - याकडे 
सोपविण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे आहे. 

( अ ) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष 
( ब) मुख्य अधिकारी 
( क) आरोग्य अधिकारी / आरोग्य निरीक्षक 
(ड) कनिष्ठ अभियंता 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ 

(इ) सहा. करनिरीक्षक 
(3) वरिष्ठ अधिकारी उपविधीच्या कलमांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
अमंलबजावणीकरिता जबाबदार असतील . 
1 . ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संबंधित प्राधिका -यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाची नियोजनबद्ध पद्धत विहित 

करणे आवश्यक आहे. 


4. घनकचरा साठविण्याची व विल्हेवाटीची पद्धत विहित करण्याचा नगरपंचायतीचा अधिकार - 
( अ) ओला कचरा, पालापाचोळा, धोकादायक घनकचरा , जैविक घनकचरा, सुका घनकचरा, पुनरुत्पादनासाठी उपयुक्त 
घनकचरा, डेब्रिज अशा निरनिराळया प्रकारच्या घनकच-यांचा साठवणूकीची व त्यांच्या विल्हेवाटीची पद्धत नगरपरिषद 
आवश्यकतेनुसार तसेच क्षमतेप्रमाणे एकत्रित किंवा वेगवेगळी विहित करील. या पद्धतीना योग्य ती प्रसिद्धी दिली जाईल. 
(ब) नगरपंचायतीने उपविधीस मान्यता दिल्यानंतर सुका कच-याच्या पुनर्वापरासाठीची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्यांचे 
आणखी वर्गीकरण करुन त्यानुसार त्यांच्या स्वतंत्र साठवणूकीचे व विल्हेवाटीच्या पद्धतीबाबत आदेश देण्यास 
नगरपंचायत सक्षम असेल. 


5. घनकचरा साठविण्याची व विलगीकरण करण्याची तसेच विल्हेवाट लावण्याबाबतची मालक व भोगवटादाराची 
जबाबदारी 

(1) नगरपंचायत हद्दीतील प्रत्येक जागेच्या मालकावर/ भोगवटादारावर त्याचे ताब्यातील/वापरातील ( जागा वापरात 
असली किंवा नसली तरीही) जागेतील घनकच-याचे विहित करण्यात आलेल्या पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण करुन साठवणूक 
करण्याचे व विल्हेवाट लावण्याचे बंधन असेल. 

(2) नगरपंचायतीने कोणत्याही प्रकारचा घनकचरा घरोघरी जाऊन गोळा करण्याचे विहीत केल्यास घरातील किंवा 
संस्थेतील कचरा नगरपालिकेच कर्मचारी अथवा एजन्सीकडे विहित केलेल्या वेळी सुपूर्द करणे जागेच्या 
मालकावर/ भोगवटदारावर बंधनकारक राहील. 

(3) घनकचरा जमा करण्यासाठी नगरपंचायतीने निरनिराळ्या प्रकारच्या घनकच-यासाठी वेगवेगळया रंगाच्या कच 
याकुंडयांची व्यवस्था केल्यास जागा मालक/ भोगवटदारांना त्याही कचराकुंडयात घनकचरा वेगवेगळा करुन टाकण्याची 
जबाबदारी संबंधीतमालकावर राहील, एकत्रित घनकचरा सार्वजनिक जागेत टाकता येणार नाही, वर्गीकृत घनकचरा 
नगरपंचायतीला देण्याकराता गृहसंकुलाना वेगवेगळया कुंडयाची व्यवस्था करणे बंधनकारक राहील. 

(4) रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक बागा, शाळांचे आवार इ. सार्वजनिक जागेवर / गटार इ. मध्ये घनकचरा टाकता येणार 
नाही. 


6. जैविक घनकच- याची विल्हेवाट - 

(1) जैविक घनकचरा तयार होणा- या प्रत्येक संस्थेच्या भोगवटादार /पालक मनुष्यप्राण्याच्या आरोग्यावर तसेच 
पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होऊ न देता अशा घनकच-याची विल्हेवाट लावण्यास पूर्णत: जबाबदार आहे. 

(2) वरील (1) मधील संस्था शब्दात रुग्णालये, नर्सिंग होम्स , औषधालये, दवाखाने , दंतवैद्यकिय दवाखाने , पशुवैद्यकिय 
दवाखाने , पॅथॉलॉजिकल प्रयोगशाळा, रक्तपेढया व अशाच वा इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणा- या संस्थांचा 
समावेश करणे . 

(3) त्या घनकच-याची विल्हेवाट लावताना ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 व जैविक, घनकचरा व्यवस्थापन व 
हाताळणी ) नियम, 1998 च्या तरतुदींचे पालन करणे जागेचा भोगवटदार / मालक यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे . 


7. खाजगी बाजार व कत्तलखान्यात निर्माण होणारा घनकचरा - 

(1) अधिनियमाच्या कलम 267 च्या तरतुदी अन्वये खाजगी बाजार व खाजगी कत्तलखाना उघडण्यास 
नगरपंचायतीने दिलेल्या अटीनुसार अशा बाजारात /कत्तलखान्यात निर्माण होणा - या घनकच-याची विल्हेवाट लावण्याची 
जबाबदारी परवानगी धाराकावर आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


(2) अशा बाजारात /कत्तलखान्यात निर्माण होणा- या घनकच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा निर्माण 
करण्याची जबाबदारी परवानगी धारकावर असेल व या यंत्रणेसंबंधीचा तपशील मागणी करतानाच त्याने नगरपंचायतीस 
पुरविणे आवश्यक आहे. 

(३) वरीलप्रमाणे पुरविण्यात आलेल्या तपशिलानुसार यंत्रणा कार्यरत आहे किंवा नाही हे तपासण्याचा नगरपंचायतीस 
अधिकार आहे . 

(4) आवश्यकतेप्रमाणे नगरपंचायतीस या यंत्रणेबाबत कोणताही फेरफार सुचविता येईल व त्याप्रमाणे यंत्रणा सिद्ध 
ठेवण्याची जबाबदारी परवानगी धारकावर असेल , घनकचरा उचलण्याचे कामातील त्रुटी परवानगी धारकाच्या निदर्शनास 
आणून दिल्यावर नगरपंचायतीस सूचनेप्रमाणे यंत्रणेत आणखी वाढ करणे आवश्यक असल्यास 48 तासांत तशी 
सुधाराणा करण्याचे परवानगीधाराकावर बंधनकारक आहे. 


धनका 


8. उदयोगधंदयांपासून निर्माण होणारा घनकचरा - का 

(1) उदयोगधंदयांपासून निर्माण होणारा व धोकादायक नसलेला घनकचरा नगरपंचायतीने ठरवून दिलेल्या जागी 
स्वखर्चाने वाहतूक करून विहीत पद्धतीने जमा करण्याची जबाबदारी उदयोजकांची आहे . 

(2 ) उदयोगधंदयांपासून निर्माण होणारा घनकचरा गोळा करणे साठविणे व त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 खाली करण्यात आलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी ) नियम, 1989 
च्या तरतुदीप्रमाणे उदयोगधंदयांच्या जागेच्या मालक / भोगवटदारांची आहे . 


9. मोठया प्रमाणात घनकचरा निर्माण होणा- या संस्था शाळा/ महाविदयालये/हॉटेल्सागोठे / तबेले यांचेकडील घनकच- याची 
विल्हेवाट - कोणत्याही संस्था/ हॉटेल्स/ वर्कशॉप / गोठे/ तबेले/वसतिगृहे / संकलन केंद्रे व त्याचे अंतर्गत येणारे ट्रॉलस इ. ज्या 
ठिकाणी मोठया प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होतो. त्या जागेत भोगवटदारांवर/ मालकांवर असा निर्माण झालेला 
घनकचरा नगरपंचायतीने ठरवून दिलेल्या जागी स्वखर्चाने वाहतूक करून विहीत पद्धतीने जमा करून त्याची विल्हेवाट 
लावण्याची जबाबदारी आहे. 

नगरपंचायतीने निर्माण केलेल्या/देवू केलेल्या सेवा सुविधांकरीता खालीलप्रमाणे सेवाशुल्क नगरपंचायतीस भरणे 
आवश्यक राहील व सेवाशुल्कात कालमानापरत्वे वाढ करण्यास नगरपंचायत सक्षम आहे. 
लॉजिग बोर्डीग, हॉटेल्स रिसॉर्टस 

रुपये 500 प्रति महिना 
रेस्टॉरण्टस 

रुपये 200 प्रति महिना 
स्टॉल्स 

रूपये 100 प्रति महिना 
फेरीवाले 

रुपये 50 प्रति महिना 
निवासी इमारती 
अ) सदनिकाधारक 

रुपये 15 प्रति महिना 
ब ) स्वतंत्र घरे 

रुपये 15 प्रति महिना 
खाजगी झाडांच्या फांदया/इतर व्यवसायिक 
कचरा उचलणे . 

रुपये 1000 प्रति ट्रक्टर ट्रिप 

रुपये 500 प्रति टीपर ट्रिप 
डेब्रिज ( दगड, माती) 

रुपये 2000/- प्रति ट्रक्टर ट्रिप 
रुपये 1000/- प्रति टिपर ट्रिप 


सावजार 


on . 


10. मलमूत्र विसर्जन, थुकीद्वारे तसेच घनकचरा टाकून सार्वजनिक ठिकाणची जागा दूषित न करणे - 
(1) प्रसाधनगृहाशिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक जागा/रस्त्यावर मलमूत्र विसर्जन करता येणार नाही . 

(2) सार्वजनिक जागा, रस्ते, यांचा वापर करणा- या , वाहनांतून प्रवास करणा- या तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तिंना , 
थुकीद्वारे तसेच घनकचरा, केरकचरा , कागद, प्लास्टिक , पाण्याच्या बाटल्या रस्ते /सार्वजनिक जागा/ पदपथांवर नेमून 
देण्यात आलेल्या कचराकुंडयाव्यतिरिक्त, तसेच टोपल्या , स्थिर थुकदाण्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी टाकून थुकून 
सार्वजनिक जागा दूषित करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


(3) ज्या व्यक्तिंच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी, जनावरे आहेत त्या व्यक्तिंनी चतुष्पाद प्राणी. जनावरे यांच्याकडून 
सार्वजनिक जागेच्या ठिकाणी/रस्त्यांवर, पदपथांवर मलमूत्र विसर्जन होवू नये यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी. 

( 4) ज्या व्यक्तिंच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी, जनावरांचा उपयोग व्यावसायिक कामासाठी केला जातो, त्या 
व्यक्तिंनी त्यांच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी, जनावरे यांच्याकडून सार्वजनिक जागेच्या ठिकाणी, रस्त्यांवर , पदपथांवर 
मलमूत्र विसर्जन होऊ नये यासाठी प्राण्यांच्या मलमूत्र विसर्जनाच्या विशिष्ट जागेवर सुरक्षित पिशव्या लावणे 
बंधनकारक आहे . 
. (5) परवानाधारक असणारे व नसणारे असे फेरीवाले/ भाजी व फळ विक्रेते/ मत्स्य विक्रेते/चर्मोदयोगी/रसवंती गृह व 
इतर लहान विक्रेते इत्यादींनी त्यांच्या स्वत : च्या कचरादाण्या ठेवाव्यात. नंतर त्या विहित घंटागाडयामध्ये रिकाम्या 
करणे बंधनकारक आहे . 


रिपच 


फट 


जावर 


11 . भूखंडावर बांधकाम करताना कचराकुंडयासाठी राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक - 

( 1) नगरपंचायत हद्दीतील 500 चौ . मी . व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर बांधकाम करताना योग्य आकाराच्या 
क्षेत्रफळाची जागा कचरा साठवणुकीसाठी त्या भूखंडाचे क्षेत्रात राखीव ठेवण्याची मालकाची विकासकाची जबाबदारी आहे . 

(2) जागेचे भोगवटादार हे राखीव जागेत जगरपंचायतीने विहित केलेल्या संकल्पनेनुसार सुचविलेल्या. तयार केलेल्या 
किंवा पुरविलेल्या कचराकुंडया वापरण्यासाठी जबाबदार आहेत. .. 
या जागेचा दुस - या कोणत्याही कामासाठी उपयोग झाल्यास अन्य कोणत्याही अधिनियमाच्या नियमांच्या उपद्रव 

समजला जाईल . 


12. बांधकाम करतेवेळी मालक / भोगवटादाराची जबाबदारी 

( 1) मालक/ भोगवटादारांस कोणत्याही प्रकारचे साहित्य सार्वजनिक जागी /रस्त्यावर नगरपंचायतीच्या परवानगीशिवाय 
ठेवता येणार नाही किंवा परवानगी व्यतिरिक्त रस्त्याच्या/ सार्वजनिक जागेचा वापर रेती व सिमेंट कालविणे. सिमेंट . 
विटा , खडी, लोखंडी सळया इ. बांधकाम साहित्याच्या साठवणुकीसाठी करता येणार नाही. 
( 2) डेब्रिजचे ढिग तसेच वाळू रस्त्यालगत , सार्वजनिक ठिकाणी गटाराकडेस ठेवता येणार नाही. 

(3 ) डेब्रिजचे साठवणूक करणे व योग्य विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मालक/ भोगवटादाराची आहे. बांधकाम 
उपविधी व देण्यात येणा- या बांधकाम परवानगीतील तरतुदी अन्वये मालक / भोगवटादार यांना बांधकामासाठी निश्चित 
करुन देण्यात आलेल्या सीमारेषेच्या आतच डेब्रिजची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. 


13. मोठया प्रमाणावर गर्दी होणा- या ठिकाणी फिरती शौचालये व कचराकुंडयांची आवश्यकता - 

(1) सार्वजनिक मेळावे, सभा अधिवेशने , यात्रा इ. ज्या प्रसंगी मोठया प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे त्या 
ठिकाणी जमीन मालकांनी/ भोगवटादारांनी/ त्या समारंभाच्या प्रसंगाच्या संयोजकाने फिरत्या शौचालयाची व 
कचराकुंडयांची सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 

(2) अशा मेळाव्यासाठी जमणा- या गर्दीच्या प्रमाणाचा अनुभव लक्षात घेऊन ही सुविधा खालील प्रमाणात उपलब्ध 
करुन घेणे बंधनकारक आहे . 


स्वच्छतागृहे (1000 व्यक्तिंसाठी ) 

कचराकुंडया (10000 व्यक्तिंसाठी) 

2 व्यक्तिंसाठी 0. 30 घनमीटर + | घनमीटर 
स्त्रिया MP3 
अपंग 

1 
( 3) घाण पाण्याचे नि : सारण - ( अ) निवासी जागेच्या मालकाने त्यांच्या जागेत निर्माण होणारे सांडपाणी सेप्टीक टॅकचे 
आऊटलेटचे पाणी याची विल्हेवाट त्यांचेच जागेत ( त्या क्षमतेचा) शोष खड्डा तयार करुन लावणेचे आहे . 
( ब ) व्यापारी संस्था,निवासी संकुल व हॉटेलचे सांडपाणी/ सेप्टीक टँकचे आऊटलेटचे पाणी सांडपाणी प्रक्रिया संयवादवारे 
विल्हेवाट लावुन पुनर्वावर करणे बंधनकारक राहील . 


भाग एक ( को . वि .पु .) – २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


१४ . प्लास्टिकबाबत निर्बंध - 
(1) पर्यावरण ( सरंक्षण) अधिनियम , 1988 (1988 चा 29) च्या तरतुदीनुसार केलेल्या पर्यावरण ( सरंक्षण) नियम 4 च्या 
अधिकारात राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार किमान विहित जाडी असलेले नवीन प्लास्टिक व 
पुनर्चक्रित प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन, विक्री, आयात व पुरवठयावर बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या कोणत्याही 
प्रकारच्या कच-यात समावेश करता येणार नाही . 
(2) वरील 1 मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधी अन्वये प्लास्टिकची पिशव्यांतून विकता येणार नाही. 

(3 ) वरील । मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधी अन्वये कोणत्याही वस्तू प्लास्टिकच्या पिशव्यांतून विकता 
येणार नाही. 

(4) वरील 1 मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधी अन्वये प्लास्टिकच्या कच- यात समावेश करता येणार नाही . 


स्टि 


कता 


15. इतर प्रतिबंध - 

(1) उपविधीप्रमाणे गोळा करण्यात आलेला घनकचरा गाडीवर नेवून देताना व वाहतूक करताना त्याचा कोणत्याही 
भाग रस्त्यावर , मातीत वा दुस - या कोणत्याही जागेत पडता कामा नये, असा घनकचरा सांडता येणार नाही. 

( 2) गोळा करण्यात आलेला कचरा मालक/ भोगवटादार/ कचरा वाहतूक करणारा कंत्राटदार व इतर कोणाही व्यक्तिने 
जाळता कामा नये. . 

(3) घनकच- यामधून पुनर्वापरांसाठी योग्य असणा- या वस्तू या बाबतीत नगरपंचायतीने प्राधिकृत केलेली संस्था , 
व्यक्ति संकलित व वेगळया करून त्यांचा स्वत : साठी विनियोग करु शकेल. मात्र सुक्या कच-यामधून अशा वस्तू 
शोधण्यासाठी कचराकुंडीतील घनकचरा मोकळ्या जागेवर बाहेर काढता येणार नाही. 

(4) कोणत्याही जागेच्या मालकाने/ भोगवटादाराने अधिनियम कलम 204 च्या तरतुदीन्वये लेखी परवानगीशिवाय 
त्यांच्या खाजगी नालीतुन पावसाचे पाणी वाहून नेणा- या किंवा घाण पाण्याच्या नि : सारणासही तरतूद केलेल्या योग्य 
नालीत सांडपाणी सोडता येणार नाही . .. 

(5) व्यापारी सुविधांचा नियमित तपासणी करण्याचे बंधन - नगरपंचायत हद्दीतील सर्व रेस्टॉरण्टस , लॉजिंग, बोर्डिंग , 
खाद्यगृह यांची आरोग्याच्या दृष्टीने तपासणी आरोग्य निरीक्षक करतील व तसा तपासणी अहवाल मुख्याधिकारी यांना 
सादर करतील . 

6. सार्वजनिक उपद्रव - ( 1) सार्वजनिक आरोग्याच्या परिरक्षणासाठी अधिनियम त्या खालील नियम तसेच इतर 
कोणतेही नियम व या उपविधीतील तरतुदीचे तंतोतंत पालन करणे ही प्रत्येक संबंधित व्यक्तिंची विधीवत जबाबदारी 
आहे. असे असूनही जाणता व अजाणता त्या तरतुदीचे पालन न झाल्यास त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा 
परिणाम विचारात घेता ती बाब सार्वजनिक उपद्रव या सदरात मोडेल . 
(2) वरील उपविधीतील मुद्दे क्र , 5 ते 15 तसेच इतर कोणताही अधिनियम, नियम या व्यतिरिक्त होणारे उपद्रवही 
सार्वजनिक उपद्रवात मांडतील. 
(3) कोणत्याही सार्वजनिक जागेचा घनकचरा, मलमूत्र विसर्जन तसेच वरील उपविधीतील मुद्दा क्र . 5 ते 15 मधील 
बंधनकारक असणा- या सर्व बाबी केलेल्या किंवा ठेवलेल्या आढळून आल्यास तदविरुद्ध सिद्ध करण्यात येईपर्यंत त्या 
अशा जागेवर जागेच्या भोगवटादाराने/मालकाने ठेवले असल्याचे समजण्यात येईल . 

ज्ञान असल्यास सोबतची सज्ञान व्यक्ति वा तीही व्यक्ति अज्ञान असल्यास तरतुदीचे उल्लंघन करणा- या 
व्यक्तिंचा पालक अशा कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील . . 
( 5) वरील उपविधीलील मुद्दा क्र . 5 ते 15 चे उल्लंघन करताना कोणतीही व्यक्ती आढळल्यास नगरपालिका 
अधिनियमातील तरतुदीतील कलम 229 तसेच मुंबई पोलीस अधिनियमातील तरतुदीच्या कलम 115, 116 व 117 च्या 
अधिन राहून तसेच या उपविधीनुसार कायदेशीर कार्यवाही व दंड वसुलीस पात्र राहील, या तरतुदीच्या अधिन राहून 
नगरपंचायतीस अधिकार असणा - या बाबीमध्ये तडजोड शुल्काची वसुली केली जाईल. 
( 6) वरील ( 5) मधील दंडात्मक कार्यवाही शिवाय नगरपंचायतीला सार्वजनिक उपद्रव झाल्यानंतर कराव्या लागणा- या 
सफाईसाठी व अन्य उपाययोजनेसाठी येणारा खर्च हा संबंधिताकडून प्रशासकिय आकार म्हणून " परिशिष्ट अ " मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल, 00 


या 


सावत 


जाना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ ११ 


करावयाचे 


दर 


S(1) 


100 


1000 | दोन वेळा | 


500 


दोन वेळा 


1000 


एक वेळा 


1000 


5(4) 


500 


एक वेळा 


500 


5000 


6( 1 , 2 ) 
7(1 , 2, 4) 


5000 
5000 


100000 
100000 


शुन्य वेळ 
शुन्य वेळ 


5000 


8( 1,2) , 


5000 


100000 


शुन्य वेळ 


3000 


5000 


100000 


शुन्य वेळ 


5000 


10(1, 2) 


500 


एक वेळ 


500 


10(3 ) 


1000 


दोन वेळा 


T000 


110 ( 4) 


5000 


एक वेळ 


1000 


घनकच-याचे विहीत पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण , 

साठवणूक ,विल्हेवाट न करणे. 
नगरपंचायत कर्मचारी/ ठेकेदार यांच्याकडे विहीत 

वेळेत कचरा सुपूर्द न करणे 
कचरा एकत्रित टाकणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी | 

कचरा टाकणे. 
घनकचरा गटारात / व्हाळीत टाकणे ( सांडपाणी 

व्यवस्थेत टाकणे) शा । 
जैविक घनकचरा विल्हेवाटीबाबत भंग 
खाजगी बाजार व कत्तल खान्यातील निर्माण 

. होणा - या विल्हेवाटीबाबतचा भंग 
उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणा - या घनकच-याच्या 

विल्हेवाटीबाबतचा भंग 
मोठया प्रमाणावर घनकचरा निर्माण करणा- या 

संस्थाकडून विल्हेवाटीबाबत झालेला भंग 
मलमूत्र विसर्जन व थुकीद्वारे घनकचरा टाकून 
सार्वजनिक ठिकाणाची जागा दुषित करणे. 
चतुष्पाद प्राणी, जनावरे यांच्यापासून उपद्रव 

झाल्यास. 
व्यावसायीकरित्या वापर होणा- या चतुष्पाद 
प्राणी/ जनावरे यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास. 
फेरीवाले भाजी फळ विक्रते यांनी स्वत : च्या । 

कचरादाण्या न ठेवल्यास . 
भुखंडावर बांधकाम करणारे मालक / भोगवटदार यांनी 

कचरा साठवणुकीसाठी राखीव क्षेत्र न ठेवणे . 
गृहसंकुलाच्या जागेतील भोगवटदारांनी कचराकुंडया | 

वापराबाबत केलेला भंग. 
कचराकुंडयासाठी राखीव जागेचा भोगवटादाराने 

इतर कारणासाठी उपयोग केल्यास. 
मालक/ भोगवटादारांनी बांधकाम साहित्य सार्वजनिक 

जागा रस्त्यावर ठेवून केलेला भंग 
सार्वजनिक रस्ते गटारे यामध्ये डेब्रिजचे ढीग 

टाकल्यास . 
डेब्रिजच्या साठवणूक , विल्हेवाट याबाबतचा भंग 

केल्यास. 
मोठया प्रमाणावर गर्दी होणा - या ठिकाणी फिरती 
शौचालये व कचराकुंडया यांच्या आवश्यकतेनुसार 

उपविधीप्रमाणे उपलब्धता नसने. 

प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन 
प्लास्टिक पिशव्याचे आयात , पुरवठा व विक्री । 


10 ( 5 ) 


1000 


एक वेळ 


500 


11 (1) 


100000 


शुन्य वेळ | 


5000 


11 ( 2 ) 


10000 


शुन्य वेळ | 


5000 


11 ( 3 ) 


100000 


शुन्य वेळ 


5000 


12( 1) 


500 


10000 


शुन्य वेळ 


5000 


12( 2, 3 ) 


500 


10000 


शुन्य वेळ 


5000 


12( 5 ) 


500 


10000 


शुन्य वेळ 


5000 


13 ( 1 , 2 ) 


5000 


10000 


शुन्य वेळ 


5000 


10000 


5000 


14( 1) 
14( 2 ) 


5000 
5000 


शुन्य वेळ 
शन्य वेळ 


| 


10000 


3000 


भाग एक ( को . वि . पु. ) – २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ 


14( 3) 


50 


500 


| 


10 , 
500 


500 
1000 
500 


15 ( 1) 


प्लास्टिक पिशव्यांतून वस्तू विकल्यास 
प्लास्टिक पिशव्यांचा कच-यात समावेश केल्यास. 
खाजगी वाहतूक करताना घनकचरा सांडणे 

घनकचरा जाळणे 
घनकच-याच्या पुनर्वापरा बाबतचा भंग 
घाणपाणी नि : सारणाच्या तरतुदीचा भंग केल्यास 


एक वेळ 
1000 दोन वेळा 
10000 | एक वेळ 
10000 | शुन्य वेळ 

500 एक वेळ 
10000 शुन्य वेळ 


15( 2 ) 


500 


500 
50 


500 


15( 3 ) 
15 ( 4 ) 


500 


5000 


( 2 ) 


वरील शासकीय आकारामध्ये संधी देताना प्रथम उपरोक्त नमूद प्रमाणे न.प.ने निश्चित केलेल्यानुसार आकार वसूल 
करुन लेखी सक्त सूचना दिली जाईल व संधी दिल्यानंतरही भंग पुढे तसाच चालू राहिल्यास कमाल प्रशासकिय आकार 
वसूल केला जाईल . 
अधिनियमाच्या कलम 122 अन्वये वरील प्रशासकीय आकाराच्या रक्कमेत कालमानपरत्वे बदल करण्यास कणकवली 
नगरपंचायत सक्षम आहे . 
7. प्रशासकीय आकाराची वसुली - कणकवली नगरपंचायत अधिकारप्रदान करील ते प्राधिकारी/ खाजगी ठेकेदार 
सार्वजनिक उपद्रव करणा- या व्यक्तीकडून जागेवरच प्रशासकीय आकार वसूल करण्यास सक्षम असतील मात्र त्याकरिता 
नगरपंचायतीच्या प्राधिकृत छापील नमुन्यात आकार कशामुळे वसूल केला जातो. त्या कारणासह वसूल केलेल्या 
प्रशासकीय आकाराची पावती प्राधिकृत अधिका -याकडून/ खाजगी ठेकदाराकडून दिली जाईल, 
8. रक्कम वसुली करण्याची पद्धत - वरील (6) मधील तरतुदीच्या अधीन राहून परिशिष्ट " अ", "ब " प्रमाणे जागेवरच 
प्रशासकीय आकार वसूल करता न आल्यास अधिनियमातील कलम 149 , 150, 152, 155 व 156 नुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल . 

परिशिष्ट "ब " 

वसुल करावयाचा प्रशासकीय आकार 
किमा । कमाल | देण्यात | उपविधीती न . प. ने 

तपशील 
आकार येणारी | 

निश्चात 
आका रुपये | संधी | नियम | केलेले दर 

( रुपये) 
रुपये 
( 1 ) 
100 1000 | 

5 (1) 500/ । घनकच-याचे विहीत पद्धतीप्रमाणे वर्गीकरण, साठवणूक. 
10 (3 ) 

विल्हेवाट न करणे. 
- 1000/ 

चतुष्पाद प्राणी, जनावरे यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास. 
500 1000 

5(2 ) 

1000/ नगरपंचायत कर्मचारी/ठेकेदार यांच्याकडे विहीत वेळेत 
वेळा 

कचरा सुपूर्द न करणे 
500 1000 | एक 10 (5) 500/ - | फेरीवाले, भाजी-फळ विक्रेते यांनी स्वत: च्या कचरादाण्या न 

ठेवल्यास. 
500 15000 एक 5 ( 3 ) 1000/ कचरा एकत्रित टाकणे किंवा कचरा सार्वजनिक ठिकाणी 

टाकणे 
500 - 5000 

10 (4 ) 1000/ 

व्यवसायिकरित्या वापर होणारा चतुष्पाद प्राणी/ जनावरे 
वेळा 

यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास 
एक 15( 4) - 500/ 

घनकचरा गटारात /व्हाळीत टाकणे ( सांडपाणी व्यवस्थेत 
वेळा 

टाकणे) 
500 एक 10 (1, 2) 500/ 

मलमूत्र विसर्जन व धुकीद्वारे घनकचरा टाकून सार्वजनिक 
वेळा 

ठिकाणची जागा दुषित करणे 
500 एक 

एक |। 15(3) | 500 / 

घनकच-याच्या पुनर्वापराबाबतचा भंग करणे 


दोन 
वेळा 


दोन 


वेळा 


वेळा 


500 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ १३ 


वेळा 


6 (1, 2 ) 


जैविक घनकचरा विल्हेवाटीबाबत भंग 


7( 1, 2, 4) 


8( 1, 2 ) 


5000 | 100000 


5000/ 


11 ( 3) 


11(2) 


खाजगी बाजार व कत्तल खान्यातील निर्माण होणारा 

विल्हेवाटीबाबतचा भंग 
उद्योगधंदयापासून निर्माण होणा- या घनकच- याच्या 

_ __ विल्हेवाटीबाबतचा भंग 
मोठया प्रमाणावर घनकचरा निर्माण करणा- या संस्थाकडून 

विल्हेवाटीबाबत झालेला भंग 
भूखडावर बांधकाम करणारे मालक / भोगवटादार यांनी 

कचरा साठवणुकीसाठी राखीव क्षेत्र न ठेवणे 
कचरा कुंडयासाठी राखीव जागेचा भोगवटादारांनी इतर 

कारणासाठी उपयोग केल्यास 
गृहसंकुलाच्या जागेतील भोगवटदारांनी कचराकुंडया 

वापराबाबत केलेला भंग 
मालक/ भोगवटादारांनी बांधकाम साहित्य सार्वजनिक जागा 

रस्त्यावर ठेवून केलेला भंग 
सार्वजनिक रस्ते गटारे यामध्ये डेब्रिजचे ढीग टाकल्यास 
डेब्रिजच्या साठवणूक , विल्हेवाट याबाबतचा भंग केल्यास 
मोठया प्रमाणावर गर्दी होणा- या ठिकाणी फिरती शौचालये 
व कचराकुंडया यांच्या आवश्यकतेनुसार उपविधीप्रमाणे 

उपलब्धता नसने 
प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन 


12 (1) 


500 | 10000 


शुन्य 
वेळ 


5000/ 


12 ( 2, 3) 

12( 5) 
| 13 ( 1, 2) 


| 


5000/ 


5000 | 100000 | शून्य 

वेळ 


5000 


10000 


शून्य 


14 ( 1 ) 


5000/ 


500 7 10000 


15 ( 1) 


500/ 


खाजगी वाहतूक करताना घनकचरा सांडणे 


वेळ 
एक 
वेळ 
शून्य 


500 


10000 


15 (2 ) 


500/ 


घनकचरा जाळणे 


वेळ 


500 | 10000 


शून्य 


15 ( 4 ) 


5000/ 


घणपाणी निःसारणाच्या तरतुदीचा भंग केल्यास 


वेळ 


5000 | 100000 


शन्य 


14 ( 2) 


| 


5000/ 


प्लॅस्टिक पिशव्याचे आयात, पुरवठा व विक्री 


वेळ 


50 


| 


5002 


एक 


14 ( 3) 


500/ 


प्लॅस्टिक पिशव्यांतून वस्तू विकल्यास 


10 


| 1000 


वेळ 
दोन | 
वेळ 


14 ( 4 ) 


1000/ 


प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कच- यात समावेश केल्यास 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ . 


उदय चौधरी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ -१३, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक मशा / कार्या / अल-९/ तसपु / २०१७. - ज्याअर्थी, शासन , महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१०( तलाठी ) / 
प्र . क्र . ११२ ( भाग - ३)/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील नवीन वाढीव तलाठी सझे व नवीन महलुली मंडळे निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे ; 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५ महसूल उप विभागातील ९ तालुक्यामध्ये, उप विभागीय अधिकारी यांचेकडून तलाठी सजांची पुनर्रचना करून, प्राप्त 
झालेल्या अहवालानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण १०३ नवीन तलाठी सजे निर्मितीची प्रारूप अधिसूचना दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ शासन राजपत्र 
भाग दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे व अंतिम अधिसूचना दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ शासन राजपत्र भाग दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. 

शासन निर्णय दिनांक २५ मे २०१७ नुसार नवीन १८ महसूल मंडळाची अधिसूचना व नागरिकांच्या / ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार त्यांचे सोयीसाठी 
एका सजामधून दुसऱ्या सजामध्ये गाव समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याने तसा फेरबदल करणेबाबत तहसीलदार यांजकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेले 
असून त्यानुसार त्यांची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४( २) नुसार प्रारुप अधिसूचना याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 
अ . उपविभागाचे तालुका प्रस्तावित | महसूल - पुर्नरचनेनुसार पुर्नरचनेनुसार सजामधील अंतर्भूत गांवे 
नांव 

महसूल मंडळाचे महसूल 
मंडळाचे नांव 

मंडळामध्ये 
रचनेनुसार | समाविष्ट 
मंडळाचे | होणारे तलाठी 

सजे 


नांव 


( ५ ) 


दापोली | मंडणगड 


१) मंडणगड 


2 ) म्हाप्रळ 


मंडणगड ( 1) मंडणगड (2 ) कोंझर 3) पाट 4) भिंगळोली 
कुंबळे1 ) कुंबळे 2) दुधेरे 3) केळवत 4) पालघर 
दाभट ) दाभट 2) भोळवली 3) बलोते 
लाटवण 1) लाटवण 2) कादवण3 ) मुरादपूर4) पिंपळगांव | 

5) गोवळ 
पिंपळोली | 1 ) पिंपळोली 2) विन्हें 

तिडे | 1) तिडे 2 ) तळेघर 3) टाकेडे 
दहागांव 1) दहागांव 2) शेडवई 3) घराडी 
म्हाप्रळ | 1 ) म्हाप्रळ 2) लोकरवण 3) चिंचाळी 4) पन्हळी 

खुर्द 5) इस्लामपूर 6) अइखळवण 7) कुंभार्ली 
सोवेली | 1) सोवेली 2) कुडूकखुर्द 3) शेनाळे 4) तेर्डी 

5 ) वाकवली 
अडखळ | 1) अडखळ 2) सुर्ले 3) टाकवली 4)बुरी 5) ढांगर 
पणदेरी | 1) पणदेरी 2) कॉडगांव 3) आसावले 

4) बहिरवली 5) दंडनगरी । 
उंबरशेत 1) उंबरशेत 2) पेवे 3) पडवे 4) गोवेले 
निगडी | 1) निगडी 2 ) भामघर 3) किंजळघर 4) घुमरी 
शिरगांव | 1) शिरगांव 2) सड़े 3) धुत्रोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ १५ 


( 3) देव्हारे 


देव्हारे 


| 1) देव्हारे 2) कोन्हवली 3) आतले 4 ) वडवली 
5) नायणे 6) ताम्हाणे 
1 ) पालवणी 2) जांभूळनगर 3) दत्तनगर 
| 1) उन्हवरे 2) तोंडली 3) दहिंबे 4 ) वेरळ तर्फे 


पालवणी 
उन्हवरे 


नातू 


( 1 ) वेसवी 


दापोली | दापोली 


नारगोली 1) नारगोली 2) माह 3) बोरघर 4) बामणघर 
पाचरळ | 1 ) पाचरळ 2) तुळशी 3) पाले 4) आंबवणे खुर्द 

5 ) घोसाळे 
गोठे [ 1) गोठे 2 ) बोरखत 3) धामणी 4) कळकवणे 
आंबडवे 11) आंबडवे 2) शिगवण 3) आंबवणे बुद्रुक 

4) सावरी 
( 4 ) वेसवी वेसवी | 1) वेसवी 2) वाल्मीकीनगर 3) शिपोळे 

4 ) शिपोळेबंदर 
वेळास 1 ) वेळास 2) नारायणनगर 3) बाणकोट 

4 ) साखरी 
उमरोली | 1 ) उमरोली 2) कुडुक बुद्रुक 3) केरीळ 4) वेरळ 

तर्फे वेसवी 5 ) गवळवाडी 
केंगवळ 1 ) कैंगवळ 2) गुडेघर 3) कांटे 4 ) रानवली 

| 5 ) पन्हळी बुद्रुक 

चिंचघर | 1 ) चिंचघर 2) आंबवली 3) शेवरे 4) जावळे 
5 ) दापोत्री | कॅम्प दापोली | 1 ) कॅम्प दापोली 2) जोगळे 

मौजे दापोली | 1 ) मौजे दापोली 2) सारंग 3)शिवाजीनगर 

जालगांव 1) जालगांव 2) ब्राम्हणवाड़ी 
गिम्हवणे | 1) गिम्हवणे 2 ) चंद्रनगर 
टाळसुरे | 1) टाळसुरे 2 ) नारगोली 

आसूद 1) आसूद 2) वणंद 
16) बुरोंडी बुरोंडी 1) बुरोंडी 2) तेलेश्वरनगर 

करजगांव 1) करजगांव 2) लाडघर 3) तामसतीर्थ 

1) मुरुड 2 ) कर्दै 
निगडे 1) निगडे 2 ) वळणे 3 ) गव्हे 
कोळथरे 1 ) कोळथरे 2 ) पंचनदी 3) बोरीवली 

महामाईनगर | 1 ) महामाईनगर 2) शितलनगर 3) चंडिकानगर 
7 ) वाकवली वाकवली | 1) वाकवली 2) इनामपांगारी 

कुंभवे 1) कुंभवे 2 ) नवशी 3) शिरशिंगे 
कोळबांद्रे 1) कोळबांद्रे 2) सडवे 

आपटी 1 ) आपटी 2) बोरघर 3) शिर्दै 
साखळोली 1) साखळोली 2 ) शिवाजीनगर 

1 ) टेटवली 2 ) शिवनारी 3) गावतळे 
8 ) पालगड पालगड 1) पालगड 2) शिरखल 

विसापूर 11) विसापूर 2) विश्रांतीनगर 3) चिंचाळी 
जामगे 1) जामगे 2) सातेरे तर्फे नातू 3) समशेरअली 

नगर 4 ) शिरसाड़ी 

1 ) पिसई 2 ) महाळंगे 
मुगीज | 1 ) मुगीज 2) भाटघर 3 ) डॉ . इक्बालनगर 

| 4) सोवेली 


टेटवली 


1) 


पिसई 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ -१३, शके १९३९ 


१) 


(२) 


(३) 


( ४) 


(५ ) 


( ६ ) 


वणींशी तर्फे ( 1) वणौशी तर्फे नातू 2) सोंडेघर 


नातू 


खेडी 


9) वेळवी 


10) आंजर्ला 


मुर्डी 


सुकोंडी 


11) दाभोळ | 


1 ) खेर्डी 2) करंजाणी 3) बॉडीवली 
वेळवी | 1 ) वेळवी 2 ) धानकोली 3) कलानगर 4) साकई 
कुडावळे | 1 ) कुडावळे 2 ) कादिवली 
माटवण 1 ) माटवण 2) नवानगर 3) भानघर 4) वडवली 

5 ) पाचवली 
ताडील 1 ) ताडील 2) बांधतिवरे 3 ) दळखण 
टांगर 

1) टांगर 2) गणपतीपुळे 3) हातीप 
शिरसोली | 1 ) शिरसोली 2 ) शिरसेश्वर 3) आवाशी . 
पिचडोली | 1) पिचडोली 2 ) रेवली 3 ) राजापूर 4) देहेण 
आंजर्ला | 1) आंजर्ला 2) ताडाचा कोंड 

11) मुर्डी 2) कौगळे 3) सातांबा 
अडखळ 1) अडखळ 2) जुईकर मोहल्ला 

हर्णे 1 ) इणे 2 ) पाजपंढरी 
कळंबट 1) कळंबट 2) वाघवे 
सालदुरे | 1) सालदुरे 2) आंबवली खुर्द 

11) स्कॉडी 2) चांदिवणे 3) बोरथळ 4 ) तुरवडे 
दाभोळ 11) दाभोळ 2 ) उसगांव 
वणौशी तर्फे | 1) वणौशी तर्फे पंचनदी 2 ) दुमदेव 3) आधारी 

पंचनदी 
किन्हळ 1 ) किन्हळ 2) चिखलगांव 3) देवके 
नानटे 1 ) नानटे 2 ) माथेगुजर 3) तेरेवायंगणी 
ओणनवसे | 1) ओणनवसे 2) ओणी 3) भाटी 4 ) नवसे 

5) गुडघे 6 ) देर्दै 
उंबर्ले | 1 ) उंबले 2) ओळगाव 3) सडवली 
केळशी 11) केळशी 2 ) उंबरशेत 

11) आडे 2) पाडले 3) शिवाजीनगर 
आतगांव 1) आतगांव 2) उटंबर 3) आंबवली बुद्रुक 4) रोवले 
लोणवडी 11) लोणवडी 2) माळवी 3) इळणे 4 ) वाघीवणे 
कांगवई 11) कांगवई 2) भोमड़ी 3) विरसई 

डौली 11) डौली 2) खरवते 3) वांझळोली 
मांदिवली 1) मांदिवली 2) रावतोली 3) कवडोली 
देगांव 1) देगांव 2) फणसू 3) ऊर्फी 
उन्हवरे 11) उन्हवरे 2 ) वावघर 3) फरारे 
दमामे | 1) दमामे 2 ) तामोड 3) भडवळे 
असोंड 1) असोंड 2) रुखी 
कात्रण 1) कात्रण 2 ) पोफळवणे 
करजाळी 1) करंजाळी 2) पावनळ 3 ) कोंढे 
आगरवायंगणी | 1) आगरवायंगणी 2) मळे 

उंबरघर | 1) उंबरघर 2) पणदेरी 
कळकी | 1 ) कळकी 2) सातेरे तर्फे हवेली 3) केळील 
भोपण 1) भोपण 2) साहिलनगर 
शिरवणे | 1) शिरवणे 2) पन्हाळेकाजी 3) गावरई 
दाभिळ 1 ) दाभिळ 2 ) पांगारी तर्फे हवेली 


2) केळशी | 12 ) केळशी 


आडे 


3) देगांव 


13) देगांव 


4) आगरवायंगणी | 14) आगरवायंगणी । 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ १७ 


| 2 


खेड 


| 


खेड 


15 ) खेड 

खेड 1 ) खेडभडगांव 
मूरडे 11) मुरडे 2 ) चाकाळे 3) आंबये 
शिवतर 1 ) शिवतर 2 ) कोंडवाडी 3) जामगे 
नांदगांव | 1 ) नांदगांव 2 ) नांदगांव मोहल्ला 3) दिवाळेवाड़ी 

4 ) खारी 
16) शिर्शी शिर्शी | 1) शिर्शी 2) रजवेल 3) कर्जी 4 ) कर्जी बुद्रुक 

5) आमशेत 
कोरेगांव 11) कोरेगांव 2) कोरेगांव खुर्द 3) मुंबके 
संगलट | 1) संगलट 2 ) संगलट मोहल्ला 3) संगलट 

मराठवाडी 4 ) संगलट बाँध्दवाडी 5) शेरवल 

6) शेरवल खुर्द 
सवणस | 1) सवणस 2) सवणस खुर्द 3) मुळगांव 

| 4 ) तळघर 5 ) अणस्परे 
बहिरवली | 1) बहिरवली 2) चौगुले मोहल्ला 3) तुंबाड 
पन्हाळजे | 1 ) पन्हाळजे 2 ) पन्हाळजे खुर्द 3) होडखाड 

4 ) होडखाइ खुर्द 
17 ) भरणे भरणे | 1) भरणे 2) भरणेनाका 

कळंबणी बुद्रुक | 1) कळंबणी बुद्रुक 2) वाळंजवाड़ी 
चिंचवली | 1) चिंचवली 2 ) उधळे बुद्रुक 3) उधळे खुर्द 
कसबानातू | 1 ) कसबानातू 2) तुळशी बुद्रुक ) तुळशी खुर्द 
खवटी 

1 ) खवटी 2) खवटी पाखरवाडी 3) दिवाणखावटी 
4 ) कशेडी 

| 1) बोरघर 2 ) वावे तर्फे नातू 

शिरवली 1 ) शिरवली 2) आपडे 3) निळवणे 
18) आंबवली | आंबवली 1) आंबवली 2 ) महाळुगे 3) वरवली 

आस्तान | 1) आस्तान 2) सणघर 3) चाटव 
धवडे 1 ) धवडे 2 ) किंजळे तर्फे खेड 3 ) कांदोशी 

4 ) बिरमणी 
कळंबणी खुर्द | 1) कळंबणी खुर्द 2 ) वडगांव बुद्रुक 

3) वडगांव खुर्द 
वाडीबीड 1) वाडीबीड 2 ) हुंबरी 3) खालची हुंबरी 

नांदिवली | 1) नांदिवली 2 ) विहाळी 3) वाडी मालदे 
19) कुळवंडी कुळवंडी | 1 ) कुळवंडी 2) जांभूळगांव 3) ऐनवरे 

खोपी 1) खोपी 2 ) तांबडवाडी 3) मिर्ले 
शिरगांव | 1) शिरगांव 2) शिरगांव खुर्द 
बिजघर | 1) बिजघर 2) कुंभाइ 
तिसंगी | 1) तिसंगी 2) नवानगर 

हेदली | 1) हेदली 2 ) सवेणी 3) माणी 
20 ) लगेल लवेल 1) लवेल 2) दाभिळ 

सात्विणगांव | 1) सात्विणगांव 2 ) असगणी 3) असगणी 
( माळवाडी) मोहल्ला 

लोटे 1) लोटे 2 ) आवाशी 
आंजणी ) आंजणी 2 ) मेटे 
घाणेखुंट 1) घाणेखुंट 2) कोतवली 


बोरघर 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


१) 


(२) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५) 


(६ ) 


( ७) 


21 ) धामणंद 


धामणंद 
चोरवणे 


पोसरे बुद्रुक 

मुसाड 


तळवटपाल 


5) चिंचघर | 22 ) चिंचघर 


चिंचघर 


धामणी 
फुरूस 


सुसेरी 


6 ) तळे 


| 23) तळे 


तळे 
देवघर 
जैतापूर 
मांडवे 


1 ) धामणंद 2) वावे तर्फे खेड 
1) चोरवणे 2) चोरवणे उतेकरवाडी 3) सापिली 
4) निवे 
1 ) पोसरे बुद्रुक 2 ) पोसरे खुर्द 3) साखर 
| 1) मुसाड 2) चांदेवाडी 3) कुरवळ जावळी 
| 4) कुरवळ खेड 5) कुरवळ गांवठाण 
6) जावळी गावठाण 
1) तळवटपाल 2) कासई 3 ) तळवटखेड 
4 ) कावळे 5) तळवटजावळी 
| 1 ) चिंचघर 2 ) प्रभूवाडी 3) वेताळवाडी 4) तिसे 
| 5 ) तिसे खुर्द 
| 1) साखरोली 2) साखरोली खुर्द 3) पोयनार 
4 ) पोयनार खुर्द 
1) धामणी 2) ऐनी 3 ) घेरापालगड 
1 ) फुरुस 2 ) फळसोंडा 3) गावठाण 4) आमशेत 
5 ) सूकदर 
| 1) सुसेरी 2) धाकटी सुसेरी 3) दयाळ 4 ) देवसडे 
1) लळे 2) चिचवाड़ी 
1 ) देवघर 2 ) मोहाने 3) ऐनवली 
1 ) जैतापूर 2) घेरारसाळगड 3) सोइये 
1) मांडवे 2) वाडी जैतापूर 3) घेरासुमारगड 

4 ) वाडीबेलदार 
| 1) दहिवली 2) घोगरे 3) शिगरी 4) पुरे बुद्रुक 
| 5) पुरे खुर्द 6) किंजळे तर्फे नातू 
1 ) सुकीवली 2 ) कुडोशी 3) कर्टेल 
1) भोस्ते 2 ) भोस्ते बुद्रुक 3) भोस्ते मोहल्ला 
4 ) विराची वाडी 
1) निळीक 2) अळसुरे 3) अलसुरे खुर्द 

4) कोंडीवली 5) कोंडीवली खुर्द 
| 1) वेरळ 2) जांबुर्डे 

1) शिवबुद्रुक 2) शिवखुर्द 3) शिवमोहल्ला 
14) आष्टी 5) आष्टी मोहल्ला 6) आष्टी बुद्धक 
1) निगडे 2) बोरज 3) मोरवंडे खुर्द 4) मोरवंडे 
1 ) धामणदेवी 2) सोनगांव 
1 ) गुणदे 2) ढाकरवाडी 3) शेल्डी 
4 ) गणवालवाडी 
1 ) आंबडस 2) चिरणी 3) चिरणी वरचीवाडी 
| 1) भेलसई 
1 ) काडवली 2 ) काजवेवाडी 3) झगडेवाडी 4 ) 
कंभवली 5 ) केळणे 
1) चिपळूण 
1 ) चिपळूण उपनगर 


दहिवली 


सुकीवली 
भोस्ते 


7) भोस्ते | 24 ) भोस्ते । 


निळीक 


वेरळ 


शिवबुद्रुक 


8) धामणदेवी | 25) धामणदेवी 


निगडे 
धामणदेवी 
गुणदे 


आंबडस 
भेलसई 
काडवली 


3 


| 


चिपळूण | चिपळूण 


26) चिपळूण | चिपळूण 

चिपळूण 
उपनगर 


पेढे 


1) पेढे 2) पशुराम 3) मजरेकाशी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ १९ 


१) 


(२) 


( ३) 


( ४ ) 


(५) 


(६ ) 


मिरजोळी 1) मिरजोळी 2 ) कोंढे 3) उक्ताड 
कामथे 

| 1 ) कामथे 2) कामथे खुर्द 
कापसाळ 1) कापसाळ 
27 ) सावर्डे | सावर्डे 

1) साव ? 2 ) कासारवाडी 
डेरवण [ 1) डेरवण 2 ) कुडप 3 ) हडकणी 4) डेरवण खुर्द 
कोंडमळा | 1) कोंडमळा 2 ) सावर्डे खुर्द 
कोसबी | 1) कोसबी 2 ) मुंढे तर्फे सावई 
खरवते 1 ) खरवते 2) कळवंडे 

टेरव | 1) टेरव 2) टेरव बुदुक 3) वेतकोंड - 
28) शिगांव | शिरगांव 1 ) शिरगांव 2) तळसर 

कोळकेवाडी 1) कोळकेवाडी 
अलोरे 

1 ) अलोरे 2) नागावे 3) कुंभार्ली 
पोफळी 1 ) पोफळी 2) कोंडफणसवणे 3) पोफळी खुर्द 

4 ) आँखुसीनगर 
कान्हे 

1 ) कान्हे 2) वेहेळे 
पेढांबे 

1 ) पेढांबे 
29 ) मार्गताम्हाणे | मार्गताम्हाणे | 1 ) मार्गताम्हाणे 2) मार्गताम्हाणे खुर्द 

बामणोली 1) बामणोली 2) वाघिवरे 3 ) बोरगांव 
चिवेली 1 ) चिवेली 2) चिवेली लोणारी बंदर 
गोंधळे 

1) गोंधळे 2 ) मजरेकोढर 3) हनुमानगांव 
कात्रोळी | 1) कात्रोळी 2 ) कुंभारवाडी 
तनाळी 1) तनाळी 2) उभळे 3) कळमुंडी 4) आंबेरे खुर्द 

5) आगारवाडी 
30) रामपूर | रामपूर 1 ) रामपूर 2 ) जोधगांव 3) तळेगाव 

उमरोली 1) उमरोली 2) कौंटरताम्हाणे 
मिरवणे 1) मिरवणे 2 ) पाथर्डी 3) शिरवली 4 ) देवखेरकी 
गुढे 

1 ) गुढे 2) डुगवे 
भोम 

| 1) भोम 2) खोपड 
मालघर 

1) मालघर 2 ) निहळि 3) राउळगांव 4 ) पाचाड 
31 ) खेडी | खेर्डी 

1) खेडी 2 ) धामणवणे 
| चिंचघरी 1 ) चिंचघरी 2 ) मांडवखरी 
वालोपे 1 ) वालोपे 2 ) कळबस्ते 
पाली 

1) पाली 2 ) खांदाट 3) निरबाडे 
मोरवणे | 1) मोरवणे 2 ) वालोटी 3) दळवटणे 

4) मोरवणे खुर्द 
अडरे 

1 ) अडरे 2) अनारी 
32 ) वहाळ | वहाळ 

1 ) वहाळ 2) वारेली 
वीर 

1 ) वीर 2 ) देवपाट 
तोंडली 1) तोंडली 2) पिलवली तर्फे सावई 


भाग एक ( को .वि . पु.) – ३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८/ पौष ७- १३, शके १९३९ 


१) 


(२) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५) 


(६ ) 


मुर्तवडे 

1) मुर्तवडे 2) केरे 3) कातळवाडी 
आंबीटगांव 1 ) आंबीटगांव 2 ) वडेरु 3) खांडोत्री 
कळंबट 

1 ) कळंबट 2 ) घवाळवाडी 3) पिलवली तर्फे 

वेळंब 
33) कळकवणे कळकवणे | 1 ) कळकवणे 2 ) ओवळी 
तिवरे 

1) लिवरे 2) रिक्टोली 3) तिवडी 
आकले 1) आकले 2) कादवड 3) दादर 
नांदिवसे 1) नांदिवसे 2) स्वयंदेव 3) राधानगर 

4 ) गणेशपूर 
|पिंपळी खुर्द 1) पिंपळी खुर्द 2 ) पिंपळी 3) मुंटे तर्फे चिपळूण 

खडपोली | 1) खडपोली 2) गाणे 
34 ) असुर्डे | असुई 1) असुई 2) आंबतखोल 3 ) कुशिवडे 
कोकरे 

1) कोकरे 2 ) खेरशेत 3) नायशी 
नांदगाव 1) नांदगाव 2) येगाव 3) नांदगां 
कुटरे | 1) कुटरे 2) तळवडे 3) मजरे गोवळ 4) पाते । 

| 1) फुरुस 2) दुर्गवाडी 3) मंजुत्री 4) दुर्गवाडी खुर्द 
9) शिरळ | 35 ) शिरळ | शिरळ 

1) शिरळ 2 ) वैजी 3) रेहेळेभागाडी 
कालुस्ते | 1) कालुस्ते 2) भिले 3) धामेली कोंड 

4) कालुस्ते खुर्द 
कापरे 

1 ) कापरे 2 ) पोसरे 
गोवळकोट 1 ) गोवळकोट 
दोणवली 1 ) दोणवली 2) गांग्रई 

मालदोली 1 ) मालदोली 2) केतकी 3) करंबवणे 4 ) बिवली 
10 ) निवळी | 36 ) निवळी निवळी 1 ) निवळी 2 ) पालवण 3) ढोक्रवली 

तुरंबव | 1) तुरंबव 2) ढाकमोळी 3) गुळवणे 
ओमळी 1) ओमळी 2) ताम्हाणमळा 3) नारदखेरकी 

4) पवारवाडी 
आगवे 1) आगवे 2) मांडकी 3) मांडकी खुर्द 

दहिवली 1 ) दहिवली 2) दहिवली खुर्द 
37) गुहागर | गुहागर 11) गुहागर 2) किर्तनवाडी तर्फे गुहागर 

रानवी | 1) रानवी 2 ) वरचापाट तर्फे गुहागर 
आरे 

| 1) आरे 2 ) वाकी 3) पिंपळवट 
असगोली 1 ) असगोली 2 ) वरवेली 
अंजनवेल 1) अंजनवेल 2) पेठ अंजनवेल 3) कातळवाडी 

तर्फे अंजनवेल 
वेलदूर 1) वेलदूर 2) नवानगर 3) घरटवाडी तर्फे वेलदूर 

4 ) धोपावे 5 ) कोळीवाडी चाळकेवाडी तर्फे धोपावे 

16) तेटले 
138 ) पाटपन्हाळे पाटपन्हाळे | 1) पाटपन्हाळे 2 ) कोंडवाडी त. पाटपन्हाळे 

शृंगारतळी | 1) शृंगारतळी 2) जानवळे 


चिपळूण | गुहागर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ २१ 


१) 


(२ ) 


( ३) 


( ४ ) 


(५ ) 


( ६ ) 


शिर 


कुटगिरी | 1) कुटगिरी 2) पाती 3) पाभरे 4 ) पाभरे खुर्द 
गिमवी 1 ) गिमवी 2) देवघर 3) कौंढरकाळसुर 

4 ) रामाणेवाडी तर्फे कौढर काळसूर 
मुंढर 1 ) मुंढर 2) मुंढर खुर्द 3) चिखली 

4 ) मांडवकरवाड़ी 
मढाळ | 1) मदाळ 2 ) सुरळ 3) पाली 4) झोंबडी 
39) हेदवी हेदवी | 1) हेदवी 2 ) उमराठ 3) उमराठ खुर्द 

4 ) साखरी आगर 
कोतळूक 1 ) कोतळूक 2) शिगवणवाडी 3) कावणकरवाडी 

4) किरवलेवाडी 5 ) जामसूत 
तवसाळ | 1) तवसाळ 2 ) पडवे ) तवसाळ खुर्द 

4 ) काताळे 
वाघांबे 

1) वाघांबे 2) दोडवली 3) चिंद्रावळे 
नरवण | 1) नरवण 2 ) रोहिले 3) कर्दै 4) मुसलोंडी 
पिंपर 

| 1) पिंपर 2) पिंपर खुर्द 
40) आबलोली | आबलोली 1) आबलोली 2 ) खोडदे 3 ) गोणबरेवाडी 

4 ) निवातेवाडी 5) मोहितेवाडी 

1 ) शिर 2) शिर बुद्रुक 
कुडली | 1) कुडली 2) बंदरवाडी 3) माटलवाडी 
शिवणे | 1) शिवणे 2) काजुली 3) असोरे 
पाचेरी आगर | 1) पाचेरी आगर 2) पाचेरी सडा 3) आवरे 
भातगांव 1) भातगांव 2 ) भातगांव धक्का 3) भातगांव 

तिसंग 4 ) कोळवली 
मासू 

1) मासू 2 ) मासू बुद्रुक 
जांभारी 1) जांभारी 2) जांभारी खुर्द 3) आंबेरे खुर्द 
41) तळवली | तळवली 1 ) तळवली 2) निगुंडळ 

1 ) पेवे 2) खामशेत 3) ख - याचा कोंड 
4) पारदळेवाडी 
| 1) वडद 2) परचुरी खुर्द 3) परचुरी 4 ) 

डाफळेवाडी 5 ) कातकिरी 
पालपेणे 1) पालपेणे 2) कुंभारवाडी तर्फे पालपेणे 

3) तळयाची वाडी तर्फे पालपेणे 
साखरी बुद्रुक | 1) साखरी बुद्रुक 2) साखरी खुर्द 
साखरी त्रिशुळ | 1) साखरी त्रिशुळ 2) मोहल्लावाडी म्हसकरवाडी 

| त. साखरीत्रिशुळ 3) पालकोट त. साखरीत्रिशुळ 

कारूळ | 1) कारुळ 2 ) विसापुर 3) पांगारी तर्फे हवेली 
11) पालशेत 42) पालशेत पालशेत 1 पालशेत 2 बारभाई 3) मारुती मंदिर4 ) निनोशी 

मळण 

1 ) मळण 
पोमेडी 

1) पोर्मेडी 2) गोणवली 
वेळंब 

1) वेळंब 2) घाडेवाडी तर्फे वेळंब 

3) पांगारी तर्फे वेळंब 
अडूर 1) अडूर 2) कोंडकारूळ 3) नागझरी 
वेळणेश्वर 1 ) वेळणेश्वर 2) वाडदई 


पेवे 


वडद 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८/ पौष ७- १३, शके १९३९ 


१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


( ५) 


( ६ ) 


( ७ ) 


4 | रत्नागिरी | संगमेश्वर 


43) माखजन | माखजन 


कासे 
कळंबुशी 
सरंद 
करजुवे 
धामापूर तर्फे 
संगमेश्वर 
मुरडत 


| 1) माखजन 2) मावळंगे 3) आंबेट 

1 ) कासे 2) असावे 3) नारडुवे 4) पेढांबे 
| 1) कळंबुशी 2) शिरंबे 3) पूर्ये तर्फे सावर्ड 

1) सरंद 2) आंबवन 
| 1 ) करजुवे 
| 1) धामापूर तर्फे संगमेश्वर 


44) मुरडव 


बुरंबाई 


| 1) मुरडव 2) आरवली 

1 ) बुरंबाड 2) कोंडीवरे 
| 1) कुंभारखाणी बुद्रुक 2) कुचांबे 3) कोडभैरव 


कुंभारखाणी 


बुद्रुक 
कुटगिरी 


तुरळ 

गोळवली 
45) कडवई | कडवई 

चिखली 
मासरंग 
राजवाडी 
धामणी 
आंबेडखुर्द 


| 1) कुटगिरी 2) राजीवली 3) रातांबी 
1 ) तुरळ 2) शिंदेआंबेरी 3). हरेकरवाडी 
1 ) गोळवली 
| 1 ) कडवई 2 ) विकासनगर 
| 1) चिखली 2) रांगव 
1 ) मासरंग 2) शेनवडे 3) तांबेडी 
1) राजवाडी 2 ) शेबवणे 
1 ) धामणी 
| 1) आंबेडखुर्द 2) कोइअसु. 3) कोंडआंबेड 

4) जांभूळवाडी 
| 1) फणसवणे 2) वाडावेसराड 
1) शृंगारपूर 2) निवळी 3) कातुर्डीकोंड 
4) पाचांबे 


46 ) फणसवणे | फणसवणे 


शृंगारपूर 


नायरी 


उमरे 
अंत्रवली 


1 ) नायरी 2) तिवरेघेराप्रचितगड 
1) उमरे 2) कारभाटले 3) कौडउमरे 
| 1) अंत्रवली 2) हेदली 3) अणदेरी 


कळंबस्ते 


1) कळंबस्ते 2) मळदेवाडी 3) भिमनगर 


147 ) माभळे | माभळे | 1) माभळे 2) नावडी 3) लोवले 
कुरधुडा 1) कुरधुंडा 2) कुरधुंडाखुर्द 3) ओझरखोल 

4 ) निढळेवाड़ी 
वादी 

1 ) वांद्री 2 ) तळे 3) कांटे 
आंबेडबुद्रुक 

| 1 ) आंबेडबुदुक 2) मानसकोंड 3) सोनगिरी 

4 ) कानलकोंड 
कसबासंगमेश्वर | 1 ) कसबासंगमेश्वर 2) रामपेठ 3) वाडाठिकाणात 

कोळंबे | 1) कोळंबे 2) परचुरी 
48) फुणगूस फुणगूस 1) फुणगूस 2) कोइये 

पोचरी | 1) पोचरी 2 ) उपळे 3) देण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ /पौष ७- १३, शके १९३९ २३ 


१) 


( २) 


(३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


(६ ) 


मुचरी 


डावखोल 1 ) डावखोल 2 ) मांजरे 3) मेटे तर्फे फणगुस 
डिंगणी 1) डिंगणी 2) डिंगणी कुरण 3) पिरंदवणे 
असुई 

| 1) असुई 2 ) साखळकोंड 3) भिरकोंड 

4 ) कुंभारखणी खुर्द 
49) तुळसणी | तुळसणी 1) तुळसणी 2 ) आगरेवाडी 

निवे बुद्रुक 1) निवे बुद्रुक 2) कोंदण 
की 

1) कर्ली 2 ) देवघर 3) कोंडकदमराव 

4 ) कोंडभुजबळराव 
सांगवे 11) सांगवे 2 ) फणसट 
किरडूवे | 1) किरडूवे 2) वायंगणे 3) नवालेवाडी 

पांगरी | 1) पांगरी 2 ) घोडवली 3 ) चांदीवणे 
50 ) ते - ये ते - ये 

1 ) ते - ये 2 ) शिवणे 3) करंबेळे तर्फे संगमेश्वर 

1 ) मुचरी 
बोरसूत 1) बोरसूत 2 ) सोनवडे 3) कुळ्ये 
वाशी तर्फे | 1) वाशी तर्फे संगमेश्वर 2) किंजळे 
संगमेश्वर 
देवळे घेरा | 1) देवळे घेरा प्रचितगड 2) फणसवळे 
प्रचितगड़ 

काटवली 1 ) काटवली 2) सायले 3) विघ्नवली 
51) कोंडगांव | कॉडगांव 1 ) कोंडगांव 

किरबेट 1) किरबेट 2) देवड़े 3) वाडी आदिष्टी 
साखरपा | 1 ) साखरपा 2 ) साखरपा खुर्द 3) मुर्शी 
भडकबा 1 ) भडकंबा 2) भोवडे 3 ) पेठवाडी 
पुर्ये तर्फे देवळे 1) पुर्ये तर्फे देवळे 2) मेढे तर्फे देवळे 

3) तिवरे तर्फे देवळे 

1 ) मो . 2) करंबेळे तर्फे देवळे 
वांझोळे | 1) वांझोळे बुद्रुक 2) वांझोळे खुर्द 3) वांझोळे 
52 ) देवळे | देवळे | 1) देवळे 2) चाफवली 3) जंगलवाडी 

| दाभोळे | 1) दाभोळे खुर्द 2) दाभोळे 
करंजारी | 1) करंजारी 2 ) घाटीवळे खुर्द 
कनकाडी 1 ) कनकाडी 2) मेघी 
चोरवणे 1) चोरवणे 

घाटीवळे 1) घाटीवळे 
53) आंगवली | आंगवली 1 ) आंगवली 2 ) सोनारवाडी 3) कासारकोळवण 

मारळ | 1) मारळ 2) गोठणे 3) बोंडये 
| निवेखुर्द | 1) निवेखुर्द 2) बेलारीखुर्द ) निगुडवाडी 4) कुंडी 
बामणोली 1 ) बामणोली 2) करंडेवाडी 

ओझरे बुद्रुक 1) ओझरे बुद्रुक 2) खडीकोळवण 
निनावे 1) निनावे 2 ) दखिण 3) निवधे 


मोर्डे 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


1) देवरुख 2) पशुरामवाडी 3) भोरपवणे 
| 1 ) पाटगांव 2) पूर 3) कुडवली 
1 ) वाशी तर्फे देवरुख 2) किरदाडी 


54) देवरुख | देवरुख 

पाटगांव 
वाशी तर्फे 
देवरुख 
हरपुडे 
ओझरे खुर्द 


हातिव 
12 ) कोसुंब | 155) कोसुंब कोसुंब 

साइवली 
आंबवली 


नांदळज 


ताम्हाने 


| रत्नागिरी | रत्नागिरी 


56) तरवळ 


तरवळ 


बोंडये 
धनावडेवाड़ी 


लाजूळ 
उक्षी 
करबुडे 
निवळी 


| 1) हरपुडे 2)तामनाळे 3) बेलारीवाडी 4) बेलारीबद्रक 
| 1) ओझरे खुर्द 2 ) तळवडे तर्फे देवरुख 

3) कोंडओझरे 
| 1 ) हातिव 2 ) मुरादपूर 
| 1) कोसुंब 
1) साइवली 
1 ) आंबवली 2) मुसलमानवाडी 
1) नांदळज 2) उजगांव 
1) ताम्हाने 2) ताम्हाने खुर्द- 3) मठधामापूर 
4 ) धामापूर तर्फे देवरूख 
1) तरवळ 2) मायंगडेवाडी 3) माचिवलेवाडी 
4 ) आगवे 
| 1) बोंडये 2 ) विल्ये 3) राई 4) नारशिंगै 
| 1 ) धनावडेवाडी 2) काजरेकॉड 3) करबुडेकोंड 
4) मुळगांव 5) कुंभारवाडा 
1) लाजूळ 2) नरमै 
1) उक्षी 2) राजपाट 
1 ) करबुडे 2) द्रवाडी 3) कपिलवस्तू 
1) निवळी 2 ) रावणांगवाडी 3) भोके 
4 ) आंबेकरवाडी 
1) पाली 2) बाजारपेठ 3) मराठेवाडी पाली4) पाथरट 
| 1) खानू 2) नाणिज 3) सरफरेवाडी 4) कशेळी 
5 ) कोंडगांव 
1) चरवेली 2) नागलेवाडी 3) कापडगांव 
4 ) कोठारवाड़ी 5) वेळवंड 6) कोठारेवाडी 
1)हातखंबा 2) तारवेवाड़ी 3) डांगेवाडी4) झरेवाडी 
1) वळके 2) मराठेवाडी वळके 3) साठरे 
4 ) ठोंबरेवाडी 
1 ) जयगड 2) साखर मोहल्ला 3) सांडेलावगण 
4 ) कासारी 
| 1) नांदिवडे 2) कुणबीवाडी 3) संदखोल 4) कचरे 
1 ) सैतवडे 2) मराठवाडी 
1) जांभारी 2) जमातवाडी 3) खारवीवाडी 
4 ) सत्कोंडी 5) पन्हळी 
1 ) वाटद 2 ) मिरवणे 
1) चाफेरी 2 ) रिळ 3 ) उंडी 4) कांबळेलावगण 


57) पाली पाली 

खानू 


चरवेली 


हातखंबा 
वळके 


58) जयगड जयगड 


नांदिवडे 
सैतवडे 
जांभारी 


वाटद 


चाफेरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ २५ 


59) रत्नागिरी | झाडगांव 1) झाड़गांव म्युनिसिपल आत 

म्युनिसिपल 
आत 
झाडगांव 1 ) झाडगांव म्युनिसिपल बाहेर 
म्युनिसिपल 
बाहेर 
रहाटागर 1 ) रहाटागर 2) पेठ शिवापूर 3) किल्ले रत्नागिरी 
नाचणे म्युनि- 1) नाचणे म्युनिसिपल आत 
सिपल आत 
नाचणे म्युनि - 1) नाचणे म्युनिसिपल बाहेर 2 ) आंबेशेत 
सिपल बाहेर 
का 

1 ) का म्युनिसिपल आत 2) का म्युनिसिपल | 

बाहेर 3) मुसलमानवाड़ी 4 ) जुवे 
मि - या 1 ) बाडामि - या 2) जाकिमि - या 3) सडामि - या 
60) पावस | पावस | 1 ) पावस 2) नालेवार 
गावडेआंबेरे 1 ) गावडेआंबेरै 2 ) शिवारआंबेरे 3) डोलें 

4 ) दाभिळांबेरे 
मेर्वी | 1) मेर्वी 2 ) कुर्धे 3) जांभूळआड 4 ) ठिकाणबेहेरे 
गावखड़ी 1 ) गावखडी 2 ) भंडारवाडी 3) मुस्लीमवाडी 
मावळंगे 1) मावळंगे 2 ) नातुंडे 3) नाखरे 
पूर्णगड 1) पूर्णगड 2 ) पेठपूर्णगड 

1) गणेशगुळे 2) ठिकाण चक्रदेव 

3) ठिकाण सोमण 
61) खेडशी | खेडशी | 1) खेडशी 
मिरजोळे | 1) मिरजोळे 2 ) मधलीवाडी 3) पडवेवाडी 

4 ) ठिकाणदात्ये 
फणसवळे 1) फणसवळे 2 ) कोड 3) मधलीवाडी 

4) दांडेआडोम 5) भावेआडोम 
पानवल 1 ) पानवल 2 ) घवाळीवाड़ी 

पोर्मेडी खुर्द 1) पोमेंडी खुर्द 2) कुवारबांव 
62) कोतवडे | कोतवडे 1) कोतवडे 2) उंबरवाडी 3) खालधीवाडी 

4) मुसलमानवाडी 5) मधलीवाडी 6) वेतोशी 

7) ढोकमळे 
जांभरुण 11) जांभरूण 2) खरवते 
बसणी 1 ) बसणी 2) वाडाजून 3) सइये 4 ) पिरंदवणे 
काळबादेवी 1 ) काळबादेवी 2) मयेकरवाडी 3 ) भोळेवाडी 

4) आरे 5) कासारवेली 6) साखर 
शिरगांव 1) शिरगांव 2 ) मुसलमानवाडी 3) आडी 

4) तिवंडेवाड़ी 
केळये | 1) केळ्ये 2 ) मजगांव 3) शीळ 4 ) म्हामुरवाडी 


| गणेशगुळे 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३, शके १९३९ 


| 63) मालगुंड | मालगुंड 


निवेंडी 
नेवरे 
धामणसे 
वरवडे 


164 )फणसोप | फणसोप 

गोळप 


चांदौर 
कोळंबे 

भाट्ये 
13) टेंभ्ये । 65 ) टेम्ये |टेंभ्ये 

पोमेंडी बुटुक 
तोणदे 
सोमेश्वर 
हरचिरी 


उमरे 


| 1 ) मालगुंड 2) भंडारवाडी 3) मराठवाडी 
| 4) रहाटागर 5) गणपतीपुळे 
| 1) निवेडी 2 ) तळेकरवाडी 3) अगवतीनगर 
| 1) नेवरे 2) काजीरभाटी 3) भंडारपुळे 
1) धामणसे 
1) वरवडे 2) खारवीवाडा 3) मराठवाडा 
4) भंडारवाडा 
1) फणसोप 2) कसोप 3) जुना फणसोप 
1) गोळप 2 ) वायंगणी 3) रनपार - 
4 ) मुसलमानवाडी 5 ) धोपटवाडी 
| 1 ) चांदौर 2) तळीवाडी 3) निस्क4) ठिकवाडी 
| 1) कोळंबे 
1 ) भाट्ये 
1) टेभ्ये 2 ) हातिस 
1) पोमेंडी बुद्रुक 2) कारवांचीवाडी 
1) तोणदे 2) बागपाटोळे 3) कुरतडे 4) डूगवे 
| 1 ) सोमेश्वर 2 ) नवा सोमेश्वर 3) चिंचखरी 
| 1) हरचिरी 2) नवेट 3) चांदराई 
4) इब्राहिमपट्टणम 5) कोंडखंडकर 
1) उमरे 2) कौडवी 3) चिंद्रवली 4 ) टिके 
| 1) खालगांव 
1) चाफे 2 ) आगरनरळ 
1 ) कोळीसरे 2) वैद्यलावगण 3) गडनरळ 
1 ) कळझोंडी 
1 ) देऊड 2) चिखलवाडी 3) चवे 
1) ओरी 
1) लांजा 
1 ) केळंबे 2) बिवली 
1) धुंदरे 2) आगरगांव 3) गोंडेसखल 
1) वाडगांव 2) खेरवसे 3) बेनी खुर्द 4) हसोळ 
| 1) तळवडे 2) कणगवली 3) कुरचुंब 4) येरवंडे 
1) वेरवली बुटुक 2) डोळसगांव 3) रामगांव 
4) बुध्दवाडी तर्फे वेरवली बुद्रुक 
1) वेरवली खुर्द 2) पडवण 
1) साटवली 2 ) इसवली 3) पनोरे 4) रुण 
5) सइवली 
1) जावडे 2) बापरे 3) रावारी 4) कातळगांव 
| 1) खावडी 2) गोळवशी 3) इंदवटी 4)निऔशी 
11) हर्च 2) बेनी बुद्रुक 3) पनोरे तर्फे हर्ये 


14) खालगांव 166 ) खालगांव खालगांव 


चाफे 


कोळीसरे 


| कळझोडी 


देऊड 

ओरी 
67 ) लांजा | लांजा 

केळंबे 


5 | राजापूर | लांजा 


धुंदरे 


वाडगांव 
तळवडे 
वेरवली बुदुक 


वेरवली खुर्द 
68) साटवली साटवली 


जावडे 
खावडी 
हर्चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ २७ 


वेरळ 


खानवली 1) खानवली 2) भ3 3) लावगण 
वाडीलिंबू 1) वाडीलिंबू 2) वाप्रट 3) आगवे 4) जोशीगांव 

माजळ 1 ) माजळ 2) झापड़े 3) रांबाडेगांव 4) कोंड्ये 
69 ) पुनस | पुनस | 1) पुनस 2) चाफेट 3) उपळे 4) वेसुर्ले 5) वीरगांव 

6) गौतमगांव 
गवाणे | 1) गवाणे 2) रामाणेगांव 3) कुर्ण 4) घडशीगांव 

5) पडयारगांव 
1 ) वेरळ 2 ) पातेरेगांव 3) मुस्लीमगांव 

4 ) नांदिवली 5) शिरंबवली 
देवधे | 1) देवधे 2) मणचे 3) बुध्दवाडी तर्फ देवधे 
मठ 

| 1 ) मठ 2) कडूगांव 3) आंजणारी 4) निवसर 

5) गांगरकरगांव 6) असोडे 
कोट 

1 ) कोट 2) आगरगांव 3) कुंभारगांव 4) कांटे 

5) कोलथे 
आसगे 

1) आसगे 2 ) आडवली 
70) भांबेड भांबेड | 1) भांबड 2) कुडेवाडी 3) हर्दखळे 

शिपोशी | 1) शिपोशी 2) बाईंगगांव 3) बोरीवले 
सालपे 1 ) सालपे 2) केळवली 3) बुध्दवाडी तर्फे सालपे 

4 ) कोचरी 5) डाफळे 
प्रभानवल्ली 1) प्रभानवल्ली 2) बनखोर 3) खोरनिनको 

| 1) पालु 2) नामे 3) चिंचुर्टी 4) माचाळ 
गोविळ 

1) गोविळ 2) कोर्ले 3) कोल्हेवाडी 4) गुरववाडी 

5) मुसलमानवाडी 
171 ) विलवडे | विलवडे | 1) विलवडे 2) शिरवली 3) वरची शिरवली 

कोडगे 1 ) कोंडगे 2) कुरंग 3) खोरगांव 
रिंगणे 

1 )रिंगणे 2) कोडगांव 3) पाटीलगांव 4) आरगांव 

5 ) कुणने 

| 1) कुवे 2) वनगुळे 3) पुरागांव 
वाकेड 

1 ) वाकेड 2) पन्हळे 3) बोरथडे 4) आनंदगांव 
व्हेळ | 1) व्हेळ 2) मोगरगांव 3) वाघणगांव 
172) राजापूर | राजापूर 1 ) राजापूर 2) शीळ 

धोपेश्वर 1) धोपेश्वर 2 ) बारसू 
गोवळ | 1) गोवळ 2) पन्हळे तर्फ राजापूर 3) वरचीवाडी 

4) खालचीवाड़ी 5) बाग अब्दुल कादीर 

6 ) बाग काझी हसेन 
उन्हाळे | 1) उन्हाळे 2 ) कॉइये तर्फे राजापूर 3) शेढे 

4 ) कणेरीवाडी 
गोठणे दोनिवडे | 1) गोठणे दोनिवडे 2) हातणकरवाडी 

3) चिखलगांव 
कोदवली 1) कोदवली 2 ) तरळवाडी 3) मांडवकरवाडी 


पालु 


कुवे 


राजापूर | राजापूर 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ४अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ - १३ , शके १९३९ 


73) ओणी ओणी 1) ओणी 2 ) गोरुलेवाडी 3) कोंडवाडी 

4) कासारवाडी 5) कोंडीवळे 
वाटूळ | 1) वाटूळ 2 ) मंदरूळ 
चुनाकोळवण 1) चुनाकोळवण 2) निरखोलवाडी 3) सुतारवाडी 
वडदहसोळ 1 ) वडदहसोळ 2 ) शिवणेबुदुक 3 ) पळसमकरवाडी 

4 ) खालचीवाडी 
कळसवली 1) कळसवली 2) शेडेकरवाडी 3 ) वडवली 

खरवते 1) खरवते 2) नेरकेवाडी 3) मधलीवाडी 
74 ) कॉडये | कोंडये तर्फे 1) कोंडये तर्फे सौंदळ 2 ) मधलीवाड़ी 
तर्फे सौंदळ | सौंदळ 3) खालचीवाडी 

पन्हळे तर्फे 1) पन्हळे तर्फे सौंदळ 2) शेजवली 3) गुंजवणे 
दिळ 
तळगाव 

1) तळगांव 2 ) मोसम 
केळवली | 1) केळवली 2) मठखुर्द 3) निखारेवाडी 
पांगरे बुद्रुक 

1) पांगरे बुद्रुक 2) ससाळे 3) शेंबवणे 

4 ) दोनिवडे 
जुवाठी 1) जुवाठी 
75) पाचल पाचल 1) पाचल 2) कारवली 3) पाटकरवाडी 

पेठवाड़ी 1 ) पेठवाडी 2 ) बाजारवाडी 
परुळे 

1) परुळे 2) हरळ 3) झर्ये 
रायपाटण 1) रायपाटण 2 ) टक्केवाडी 3) गांगणवाडी 
येळवण 

1) येळवण 2 ) कोळवणखडी 3) बागवेवाडी 

4 ) धामणपे 
76 ) सौंदळ | सौंदळ 

1 ) सौंदळ 2 ) मुसलमानवाडी 3) पाजवेवाडी 

4 ) मांजरेवाड़ी 5) ठिकाणकोंड 
ताम्हाणे 1) ताम्हाणे 2 ) पहिलीवाडी 3) शेंडयेवाडी 

4 ) जांभूळवाडी 
तुळसवडे 1 ) तुळसवडे 2) जांभवली 3) सोलीवडे 
ओझर 

1 ) ओझर 2 ) तिवरे 3) कोइतिवरे 4) साबळेवाडी | 
आंगले 

1 ) आंगले 2) सोल्ये 3) फुपेरे 4) हसोळ तर्फे 

सौंदळ 
परटवली 1 ) परटवली 2) ओशिवळे 3 )मुसलमानवाडी 

| 4) आइवली 5) मळेवाडी 
77) नाटे नाटे 

| 1 ) नाटे 2 ) भराडीन 
साखरीनाटे 1) साखरीनाटे 2 ) बांदवाडी 3) आंबोळगड 

4 ) यशवंतगड 
धाऊलवल्ली | 1) धाऊलवल्ली 2) दसुरेवाडी 3) भाबलेवाडी 

4 ) पोकळेवाडी 5 ) आंबेलकरवाडी 
देवाचे गोठणे | 1 ) देवाचे गोठणे 2)केरावळेवाडी 3) देऊळवाडी 

4 ) सोलगांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ -जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ २९ 


राऊतवाडी 


78) कुंभवडे | कुंभवडे 


वाडापाल्ये 


साखर 


नाणार 


सागवे 

कात्रादेवी 
79) जैतापूर | जैतापूर 


माडबन 


अणसुरे 
मिठगवाणे 
होळी 


जानशी 


15 ) भू 


80) भू 


1) राऊतवाडी 2) शिवणेखुर्द 3) बुरंबेवाडी 
4 ) सोगमवाड़ी 
| 1) कुंभवडे 2) पालेकरवाडी 
11) वाडापाल्ये 2) गोठीवरे 3) बुरंबे 
| 1) साखर 2) पडवे 3) मिरगुलेवाड़ी 
4) चव्हाणवाडी 
1 ) नाणार 2 ) वाडाचिवारी 3) खाजण तइ नाणार 
4) नाणार इंगळवाडी 
1) सागवे 2 ) जांभारी 3) कातळी 4 ) सागवे खुर्द 
1 ) कात्रादेवी 2 ) शिरसे 3) कारिवणे 
1 ) जैतापूर 2) जुवेजैतापूर 3) आगरवाडी 
4 ) बाजारवाडी 5 ) अनंतवाडी 6) चव्हाटावाडी 
| 1) माडबन 2) वरीलवाडा 3). भंडारसाखरी 
| 1) अणसुरे 2) दांडेवाडी 3) हुर्से 
11) मिठगवाणे 2) कुवेशी 3) वाडावाघण 
1) होळी 2) तुळसुंदेवाडी ( जैतापूर) 3) दळे 
4) तुळसुंदेवाडी (मिठगवाणे ) 
1 ) जानशी 2) तिवरांबी 3) बाकाळे 4) निवेली 
5 ) करेल 
1) भू 2 ) तेरवण 3) थोरलीवाडी 
| 1 ) पाथर्डे 2) हर्डी 3) केळवडे 

1) दसूर 2) कोंडदसूर 3) चिखले 
| 1) कोतापूर 2 ) आग्रेवाडी 3) घुमेवाडी 

4 ) खडकवली 
| 1) देवीहसोळ 2) मजरेजुवे 3) पिशेदवाडी 

1) पेंडखळे 2 ) चिपटेवाडी 3) खिणगिणी 
4) कुणबीवाडी 
| 1 ) आजिवली 2) हातदे 
1 ) करक 2) पांगरी खुर्द 3) येरडव 
1) मूर 2 ) वाळवड 3) काजिर्डा 4) कोळंब 
5 ) चिखलेवाडी 6) राणेवाडी7) वरचीवाडी 
1) मिळंद 2 ) सावडाव 3 ) जवळेथर 
1 ) तळवडे 2) गुरववाडी 
1) मोरोशी 2) कोनवशीवाडी 3) गावकरवाड़ी 
| 1) वाडापेठ 2 ) रुढे 3) कालकावाडी 4 ) वाडाकोंभे 
5) वाडीखुर्द 6) वाडावत्ये 
1) राजवाडी 2)वाडाभराडे 3) वाडातिवरे 
4) वाडापाणेरै 5) वाडामोगरे 
1 ) कशेळी 2) वरचीवाडी 3 ) आवळीचीवाडी 


पाथर्डे 
दसूर 
कोतापूर 


देवीहसोळ 


पैडखळे 


16 ) आजिवली | 81) आजिवली आजिवली 


करक 


मूर 


मिळंद 
तळवडे 

मोरोशी 
17) वाडापेठ 82) वाडापेठ वाडापेठ 


राजवाडी 


कशेळी 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८, २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ /पौष ७- १३, शके १९३९ 


भालावली | 1 ) भालावली 2) खालचा भंडारवाडा 

| 3) वरची गुरववाडी 
कोंडसर बुद्रुक | 1) कोंडसर बुद्रुक 2) नवेदर 3) बेनगी 

| 4) कोंडसर खुर्द 
18) हातिवले | 83) हातिवले हातिवले 1) हातिवले 2) विखारे गोठणे 3) महाळुगे 

तारळ 1) तारळ 2) चौके 
प्रिंदावण 1) प्रिंदावण 2) बांदिवडे 3) वाल्ये 
उपळे 1) उपळे 2) कारशिंगेवाड़ी 
डोंगर | 1) डोंगर 2) मुसलमानवाड़ी 3) दत्तवाडी 

| 4) कणेरी 
| विल्ये | 1) विल्ये 2) शेंगाळेवाडी 3) ठुकरूलवाडी 


रकाना क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद केलेले महसूल मंडळ नवीन महसूल मंडळ म्हणून अस्तित्वात येईल व रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेली 
एकूम महसूल मंडळे राहतील. 

याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना असतील त्या उपरोक्त तारखेपूर्वी संबंधित उप विभागीय 
अधिकारी व तहसीलदार यांचेकडे ठेवण्यात येतील . त्या विचारात घेण्यात येतील . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७- १३, शके १९३९ ३१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग, मुंबई यांजकडून 
वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतूदी . 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी. 
( ३) जा .क्र . रासनिप्रा / मुंबई विभाग / मुंबई -१ / ड वर्गातील सहकारी संस्था/ प्र. अ./नियुक्ती आदेश/ ६०२४ / २०१७, 

_ दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७. 
( ४ ) श्री . एस. एन . खोत , प्राधिकृत अधिकारी , माउंट कैलाश को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., मुंबई सेन्ट्रल , 
मुंबई ४०० ००८ यांनी दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ रोजी या कार्यालयास सादर केलेला निवडणूक निकाल . 

आदेश 
क्रमांक डी विभाग /मुंबई / ड-वर्ग निवडणूक / १८५८ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ ( ५अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एस . टी . 
कोठावळे , उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग , मुंबई, माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई 
सेन्ट्रल, मुंबई ४०० ००८ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१७ - २०१८ 
ते सन २०२२- २०२३ या पाच वर्षांच्या (दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ ते २ डिसेंबर २०२२) या कालावधीसाठी यथोचितरीत्या गठित झाल्याचे 
जाहीर करीत आहे : 


( २ ) 


کاکا 


अ . क्र . उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदारसंघ 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . कपाडीया मोहम्मद झुबेर इब्राहीम सदनिका क्र ओ / ४०१, माउंट कैलाश को - ऑप . हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
२ श्री . मर्चेट अनिस हुमायुन 

सदनिका क्र ई- २/ १०२, माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
३ श्री . शेख रिझवान अहमद 

सदनिका क्र बी / २०७, माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 
इश्तीयाक अहमद 

. सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
४ श्री . मेमन युसुफ तारमोहम्मद सदनिका क्र सी / ७०९ , माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
५ श्री . मर्चेट मोहम्मद रिझवान सदनिका क्र बी / ७०६ , माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 
हाजी मोहम्मद . 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
६ श्री . शुक्री अब्दुलकादीर मोहम्मद सालेह सदनिका क्र ई-२ / ४०१/ ४०२ , माउंट कैलाश को - ऑप . सर्वसाधारण मतदारसंघ 

हौसिंग सोसायटी लि ., २९३ , जे बेहराम मार्ग , 

मुंबई ४०० ००८ . 
७ श्री. हुसेन अशफाक सैफुददीन सदनिका क्र ई / १०३, माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
८ श्री . सोपारीवाला मोहम्मद मदनी सदनिका क्र सी / ११२, माउंट कैलाश को - ऑप . हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 
अब्बा मुसा . 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . 
९ श्रीमती मेमन राबीया अब्दुलरहमान सदनिका क्र बी / ३०८ , माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग महिला राखीव 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . मतदारसंघ . 
१० श्रीमती मौलवी रझिया सिददीकी सदनिका क्र ई/ ३०१, माउंट कैलाश को - ऑप. हौसिंग महिला राखीव 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . मतदारसंघ . 
११ श्री. अन्सारी मोबीन मोहम्मद रूस्तम सदनिका क्र सी / १११, माउंट कैलाश को - ऑप . हौसिंग इतर मागासवर्ग 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . मतदारसंघ. 
१२ श्री. महालदार आसिफ अब्दुल सदनिका क्र ई- २ / ३०३, माउंट कैलाश को - ऑप . हौसिंग व्हीजेएनटी 

सोसायटी लि ., २९३, जे बेहराम मार्ग, मुंबई ४०० ००८ . मतदारसंघ . 


एस . टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई . 


दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३, २०१८ / पौष ७ -१३, शके १९३९ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा/ नमुं / राजकीय / जि . प.पं . स./ ५१४७ / २०१७. - ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक सन २०१७ च्या निवडणुकीचा 
कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे, नवी मुंबई आयुक्तलयातील परिमंडळ - २ पनवेल विभागातील उरण -ठाणेचे हद्दीत 
५६ - चाणजे गणाच्या रिक्त पदासाठी निवडणूक होणार असून सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ७- ३० 
ते १७- ३० वा. चे दरम्यान होणार आहे. सदर निवडणुकीची मतमोजणी " बाळासाहेब क्रिडा संकुल ” विमला तलाव, उरण येथे होणार 
आहे. मतदान झाल्यानतंर मतपेट्या वर नमूद ठिकाणी स्ट्राँगरूम मध्ये ठेवण्यात येणार आहेत . 

राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , यांचेकडील रानिआ/जिपपंस / २०१७ प्र. क्र . ५३ / का . ७, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे 
पत्रान्वये मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परीसरात मोबाईल , फोन , पेजर , कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. नेण्यास प्रतिबंध 
जाहीर केला आहे ; 

ज्याअर्थी, मतदान मतमोजणी शांततेच्या , निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरिता उरण पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान 
केंद्रापासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे . याबाबत माझी खात्री झालेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी, तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून परिमंडळ - २ मधील उरण पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील 
परिसरात जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्याचे निमित्ताने खालीलप्रमाणे मनाई आदेशात नमूद केलेल्या 
वस्तू, साधने बाळगणे, नेणे भाग आहे किंवा मी अगर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या तत्सम अधिकाऱ्यांनी ज्यांना सूट दिलेली आहे. अशा 
इसमा व्यतिरिक्त कोणत्याही इसमास दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी, ०० - ०१ , वा . पासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी २४ - ०० 
वा . पर्यंत मनाई आदेश देत आहे : 

( १) मोबाईल , फोन पेजर , कॉर्ड लेस फोन अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे . 

( २ ) हॉटेल , हातगाड्या , टपऱ्या दुकाने, विविध पक्षीय कार्यालये चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे , प्रचार करणे , 
एकत्र येणे . 

( ३ ) विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांचे निवासस्थाने वरील परिसरात असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे , 
बैठका घेणे , मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करणे . 

( ४ ) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आत घेऊन जाऊ नये . 

( ५ ) या आदेशाचा भंग करणाऱ्या इसमाविरुद्ध भा.द.वि .क. १८८ प्रमाणे कारवाई केली जाईल. 
मी , सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती परिमंडळ २ मधील उरण पोलीस ठाणेच्या परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी 
चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व तशा कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात . 
सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

तुषार दोशी , 
नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा, 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ . 

अति . कार्य. विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


